RNINo . MAHBIL /2012/44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ९६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन -४ / १६९६८ / २०१६ . - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ४ डिसेंबर २००६, भाग एक, नाशिक 
विभागीय पुरवणी, नाशिक याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत 
केलेली नाही , मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही 
भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/ पडीक जमिनी ( यात यानंतर जिचा 
“ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वन ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे , तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 


( अ ) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( क) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


करण्याकरिता , तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
पारनेर तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा - पारनेर उपविभाग, श्रीगोंदा- पारनेर यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


( इ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 


जिल्हा अहमदनगर , तालुका पारनेर , गाव वासुंदे 


क्षेत्र 


गट 
क्रमांक 


चतु: सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


६ 


हे . आर 


१०८५ 


१०८५ 


३.१८ 


३. १८ 


गट नंबर १०८३ 


गट नंबर १०८३ 


नाला व मौजे ढोकीची शीव नाला व मौजे ढोकीची शीव 


गट नंबर १०८५ भाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ९ जून २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No . RB/Desk -II/Land -4 / 16968 /2016 .- Whereas, the Divisional Commissioner of Nashik has, in exercise 
of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) vide Maharashtra 
Government Gazette , Part I Supplement, dated 14th December 2006 , the Notification , Divisional 
Commissioner of Nashik declared that the provisions of Chapter IV of “ Protected Forests ” of the said Act 
shall be applicable to the Forest Land / Waste Land , which is not included inthe “ Reserved Forests ", but 
which is the property of Government, or over which the Governmenthas proprietary rights , or to the whole 
or any part of the Forest - Produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the 
Schedule appended hereto ( hereinafter referred to as "the said land") as a “ Protected Forests "; 


and whereas, the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927) decided to constitute the said land , to be a " Reserved Forests ". 


___ Now,therefore,inexercise of the powers conferred by Sections 4, 17and 29 of the Indian ForestAct , 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forest DepartmentNo. FLD - 1081/ 
F- 6, dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom. VIll of 1958) ]the Commissioner of 
Nashik hereby : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३ 


(a ) declares thatthe provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that theGovernment ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests; " 


( c ) specifies the situation and limits of “ Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer , Shrigonda -Parner Sub - Division , Shrigonda -Parner , district 

Ahmednagar incharge of the Parner taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and 
determine the existence , nature and extentof any rights alleged to exist in favour of any person 
in or over any land comprised within the limits of the "Reserved Forests ," or in or over any 
Forest-Produce , and to deal with the same as provided in Chapter Il of the said Act ; 


(e ) appoints the Collector, Ahmednagar to hear appeals from any Orders passed by the Forest 

Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 
District Ahmednagar , taluka Parner, village Vasunde 


Gat No . 


Area 


Boundaries 


North 


South 


1 


Noma 


East 

4 


2 


West 

6 


1 


2 
H . Are 


1085 


3. 18 


Gat No . 1083 


Nala and Boundary 
of village Dhoki. 


Nala and Boundary 
of village Dhoki. 


Part of 
Gat No . 
1085 . 


a 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


EKNATH DAWALE, 


Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik, 9th June 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ १६९७० / २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , दिनांक १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या 
“ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनांत अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा 
स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने " 
म्हणून लागू असतील ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे , तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क ) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव बाडगी 


गट 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


५ 


हे . आर 


१. ६७ 


फॉरेस्ट गट नंबर १२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६४ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६९ 


० . ७२ 


गट नंबर ३१ 


गट नंबर ३५ 


गट नंबर ३१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३०, 
गट नंबर १५ - अ 


० . ५७ 


मौजे जांभळेची शीव 


गट नंबर ४० 


गट नंबर ३८ 


गट नंबर ३८ 


१. ९६ 


गट नंबर ५१ 


मौजे जांभळेची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ५५ 


मौजे पेठची शीव व 
गट नंबर ५६ 


५. २६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ५२ 


मोजे जांभळेची शीव 


मौजे पेठची शीव 


मौजे पेठची शीव व 
गट नंबर ५३ 


० . ९० 


गट नंबर ११ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६९ 


गट नंबर ७४ 


गट नंबर १ 


३. ०० 


गट नंबर २७, २८ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३० 


गट नंबर ३३ 


T 


गट नंबर २१ , 
फॉरेस्ट गट नंबर २२ 


२ . ५८ 


गट नंबर ३१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३४ 


गट नंबर १६ 


फॉरेस्ट गट नंबर २९ 
फॉरेस्ट गट नंबर ३३ 


Lay 


२. २४ 


मौजे जांभळेची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ३७ 


गट नंबर ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५ 


अनुसूची – चालू 


गट 


चतु : सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


1 


५ 


हे . आर 


३.९७ 


गट नंबर ५०, ५१ 


गट नंबर ५१ 


गट नंबर ५६ 


गट नंबर ५९ 


२. ६७ 


गट नंबर ५८ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६४ 


गट नंबर ५० , ६५ , 
फॉरेस्ट गट नंबर ६६ 


गट नंबर ६० 
मौजे पेठची शीव 


i 


३. ६२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६८ 


गट नंबर ६१, ६३ 


गट नंबर ७० , ७१ 


गट नंबर ६५, 
फॉरेस्ट गट नंबर ५९ 


१ .७३ 


गट नंबर ११ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६८ 


गट नंबर ७० , ७४ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७५ 


२. ६३ 


गट नंबर १२ , ६७ 


फॉरेस्ट गट नंबर ४९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६८ 


í 


गट नंबर ६५, 
फॉरेस्ट गट नंबर ५९ 
फॉरेस्ट गट नंबर ४४ 


३. ०८ 


मौजे जळेची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ४६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ४० , 
४१ , ४२ 


४९ 


२.९२ 


२.९२ 


गट नंबर ४८ 


गट नंबर ५० 


गट नंबर ६६ 


गट नंबर ४५, 
फॉरेस्ट गट नंबर ४६ 


एकूण.. ३९ . ५२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ जून २०१६. 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No. RB/ Desk-II/Land - 4/ 16970/ 2016. - Whereas, the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forest Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council , declared that the provisions of 
" Protected Forests” of the said Act shall be applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ”, butwhich is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest- Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ") as a “Protected 
Forests ” ; 


and whereas , the Government ofMaharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian ForestAct, 1927 ( 16 of 1927) decided to constitute the said land , to be a " Reserved Forests” ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forest Department 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


No . FLD - 1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the 
Commissioner of Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to " Protected Forest" of the said Act shall 

ceased to apply to the said land ; 
(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ," 


( c ) specifies the situation and limits of“Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dindori Sub -division , Dindori, district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the “Reserved Forests ", or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
( e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


Schedule 
District Nashik , taluka Peth , village Bedgi 

Boundaries 


Gat No. 


Area 


North 


East 


South 


West 


2 


H . Are 


1.67 


ForestGat No . 12 


Forest GatNo . 66 


0.72 


Gat No . 31 


Gat No . 35 


Forest Gat No.64 Forest GatNo.69 
ForestGat No . 30 , Gat No. 31 
Gat No. 15 - A 


0.57 


Gat No . 40 


Gat No. 38 


Gat No. 38 


Boundary of 
village Jambhale 
Gat No. 51 


1. 96 


GatNo. 55 


Boundary of 
village Jambhale 


Boundary of 
village Peth and 
GatNo. 56 


5 .26 


ForestGatNo. 52 


Boundary of 
village Jambhale 


Boundary of 
village Peth and 
Gat No .53 


Boundary of 
village Peth 


0 . 90 


Gat No. 1 


Gat No . 11 
Gat No . 27 , 28 


3 . 00 


Gat No. 33 


Forest Gat No. 69 Gat No . 74 
ForestGat No . 30 Gat No. 21 , 

ForestGat No. 22 
Forest Gat No . 34 Gat No . 16 


2 .58 


Gat No. 31 


ForestGat No . 29 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७ 


Schedule - contd. 

Boundaries 


GatNo. 


Area 


East 


South 


West 


North 

3 


___ 2 

H . Are 
2.24 


Forest Gat No. 37 Gat No . 35 


Forest Gat No. 33 


3. 97 


Boundary of 
village Jambhale . 
Gat No . 50, 51 
Gat No . 50 , 65 , 
Forest Gat No. 66 . 


Gat No .51 
Gat No . 58 


Gat No. 56 
Gat No. 60 
Boundary of 
village Peth . 


GatNo. 59 
Forest Gat No . 64 


2. 67 


3. 62 


___ Forest Gat No . 68 


Gat No.61, 63 


Gat No. 70 , 71 


Gat No. 65 , 
Forest Gat No. 59. 


1. 73 


Gat No . 11 


2. 63 


Gat No . 12, 67 


3 .08 


Forest Gat No . 40 , 
41 , 42. 
GatNo. 48 


Forest GatNo. 68 Gat No . 70 , 74 ForestGat No . 75 
Forest Gat No. 49 Gat No . 65 , Forest GatNo . 68 

Forest Gat No. 59. 
Boundary of Forest Gat No. 44 Forest Gat No . 46 
village Jale . 
Gat No . 45 , Gat No. 50 Gat No . 66 
Forest Gat No. 46 . 


49 


2.92 


2 . 92 


Total .. 39. 52 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE 
Divisional Commissioner, 

Nashik Division, Nashik. 


Nashik , 9th June 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४/ २३९१२/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७ ) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “प्रकरण चार 
संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे 
किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून 
उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/ पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू 
असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे , तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ (१९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१ /एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 


( ब) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 

( ड) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी, उपविभाग दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपीलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव रानविहीर 
गट क्षेत्र 

चतु: सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


हे . आर 


२ . ६४ 


गट नंबर १३, १४ 


गट नंबर ९ , ११ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ फॉरेस्ट गट नंबर २३, 

गट नंबर २२. 


२. २१ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ गट नंबर २४, २५ 


गट नंबर १९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ 
गट नंबर २२ 


५. १० 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ नदी 


फॉरेस्ट गट नंबर ७१ 


गट नंबर २५ , २७ 


१ . २४ 


गट नंबर ३२ 


कसबे पेठची शीव 


गट नंबर ३४ 


गट नंबर ३२ 


० . ७० 


गट नंबर ४१ 


गट नंबर ४० 


मौजे गारमाळची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ४३ 


१ . ३८ 


गट नंबर ४८ 


गट नंबर ४४ 


गट नंबर ४६ 


गट नंबर ४१, ४४ 
गट नंबर ४६ 


० .९१ 


गट नंबर ४८ 


मौजे गारमाळची शीव 


फॉरेस्ट गट नंबर ६३ 


१ . १० 


फॉरेस्ट गट नंबर ६३ गट नंबर ४९ 


TY 


गट नंबर ५१ 


गट नंबर ४९ व मौजे 
बेलपाड्याची शीव 


१ . १० 


गट नंबर ५९ 


गट नंबर ५९ 


२६. ६९ 


गट नंबर ६१ गट नंबर ५८ 
फॉरेस्ट गट नंबर ६३ गट नंबर ५१ 
व नदी 


मौजे बेलपाड्याची शीव 


गट नंबर ५६, ५७, ५८ , 
५९ , ६१ 


४ . ३५ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ गट नंबर ६७ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६३ 


गट नंबर ६४ , ६५ 


३. ९० 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ गट नंबर ६९ , ७२ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६३ 


गट नंबर ६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


९ 


अनुसूची – चालू 


गट 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


उत्तर 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


० .८४ 


गट नंबर ७१ 


गट नंबर ७६ 


फॉरेस्ट गट नंबर ६३ 


गट नंबर ७१ 


७५ 


२.२० 


२. २० 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ गट नंबर ७९ 


गट नंबर ७९ 


गट नंबर ७६ 


० .६३ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ गावठाण 


गट नंबर ७९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ७३ 


एकूण .. 


५४.९९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 


विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , २ जून २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 


No. RB /Desk - Il /Land - 4 /23912 /2016 . - Whereas , the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forest Act, 1878 (VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904 , the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shallbe applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ”,butwhich is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or 
to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ”) as a “ Protected 
Forests ” ; 


and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a " Reserved Forests " . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forest Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification ,Revenue and Forest DepartmentNo. FLD - 1081 / 
F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 ( Bom. VIll of 1958 ) ]the Commissioner of 
Nashik hereby : 
( a) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests; " 


( c ) specifies the situation and limits of“Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 


(d ) appoints the Sub - DivisionalOfficer, Dindori Sub -division , Dindori, district Nashik in charge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests", or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 
same as provided in Chapter Il of the said Act ; 


(e ) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


Schedule 


District Nashik , taluka Peth , village Ranvihir 


GatNo. 


Area 


Boundaries 


North 


East 


South 


West 


2 


H . Are 


2 .64 


ForestGat No . 73 


Gat No. 13, 14 


Gat No. 9, 11 


Forest Gat No . 23 , 
Gat No. 22 . 


2 .21 


Forest Gat No . 73 


Gat No. 24, 25 


Gat No. 19 


Forest Gat 
No. 73, 
Gat No. 22. 


5. 10 


ForestGat No . 73 


River 


Forest Gat No. 71 


Gat No. 25 , 


27 . 


1 . 24 


Gat No. 32 


Gat No . 34 


Gat No. 32 


Boundary of village 
Kasabe Peth . 


Gat No.41 


Gat No. 40 


Boundary of village 
Garmal 


Forest 
Gat No. 43 


1. 38 


GatNo. 48 


Gat No . 41, 44 


Gat No. 44 


Gat No . 46 


0 . 91 


Gat No . 48 


Gat No . 46 


Boundary of 
village Garmal. 


Forest Gat 
No. 63. 


1. 10 


Forest Gat No. 63 Gat No. 49 


Gat No. 51 


Gat No . 49 and 
Boundary of 
village Belpada . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


११ 


Schedule - contd . 


GatNo. 


Area 


Boundaries 


North 


South 


West 


East 

4 


2 
H. Are 
1.10 
26. 69 


Gat No . 59 


GatNo.61 Gat No . 58 
Forest Gat No. 63 Gat No . 51 
and River 
Forest Gat No. 73 Gat No .67 


Boundary of 
village Belpada 
Forest Gat No. 63 


Gat No . 59 
Gat No. 56 , 
57, 58, 59, 61 


4 . 35 


Gat No. 64, 
65 . 


Forest Gat No.63 
Forest Gat No. 63 


Gat No . 67 
Gat No. 71 


3. 90 
0. 84 
2. 20 
0. 63 


Forest Gat No. 73 Gat No.69, 72 
Gat No. 71 Gat No. 76 
ForestGatNo . 73 Gat No. 79 
Forest Gat No . 73 Gavthan 


Gat No . 79 


Gat No . 76 


Gat No . 79 


ForestGat 
No . 73. 


Total . . 54. 99 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division ,Nashik . 


Nashik , 2nd June 2016 . 


प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या -२/ जमीन- ४/ २०४५१/ २०१६. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून दि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट , १२ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार 
संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी, जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवाजिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार 
आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून 
उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी (यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू 
असतील ; 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे , तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( अ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 

( ब) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( क) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ड ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
सुरगाणा तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

(इ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

__ अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव कळमपाडा 
गट क्षेत्र 

चतु: सीमा 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


हे . आर 


०. ३५ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


गट नंबर २, १७ 


गट नंबर १ 


फॉरेस्ट गट नंबर १६, 
गट नंबर १७ 


० . ३६ 


गट नंबर ५, ७ 
गट नंबर ९, ११ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 
फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 
फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 
गट नंबर ९ 


० . ८९ 


० . ७८ 


गट नंबर ११ 


गट नंबर १२ - अ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


१ . ०० 


फॉरेस्ट गट नंबर १५ 


गट नंबर १९ 


गट नंबर १७ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३ 
फॉरेस्ट गट नंबर १७ 


० . ३९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३४ 


नदी 


नदी 


गट नंबर ३० , ३१ 


२. ४८ 


गट नंबर ३६ , ३८ , ३९ 


फॉरेस्ट गट नंबर ३४ 


नदी 


फॉरेस्ट गट नंबर ३४ , 
गट नंबर ४० . 


एकूण.. ६ . २५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , ९ जून २०१६ . 


SPECIMEN NOTIFICATION 
No . RB/ Desk- II /Land - 4 / 20451/ 2016. - Whereas, the Government in Council has , in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forest Act, 1878 ( VII of 1878 ) vide The Bombay Government 
Gazette , dated 12th May 1904, the Notification , Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests ” of the said Act shallbe applicable to the Rab Land which is not included in the "Reserved 
Forests ” , but which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights , or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


१३ 


to the whole or any part of the Forest-Produce of which the Government is entitled , more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land” ) as a “ Protected 
Forests "; 

and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ” ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forest Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . FLD 
1081/ F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner of 
Nashik hereby : - 
(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 
( b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests " ; 
(c ) specifies the situation and limits of“Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and 
(d ) appoints the Sub -DivisionalOfficer, Dindori Sub - division , Dindori , district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests ", or in or over any Forest- Produce , and to dealwith the 

same as provided in Chapter II of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector,Nashik to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Nashik , taluka Peth , village Kalampada 
Gat No. Area 

Boundaries 
North 

South 

West 
2 
H . Are 
0 . 35 ForestGat No . 15 ForestGat No . 16 , Gat No . 2 , 17 Gat No. 1 

GatNo . 17 
0 . 36 Gat No. 5 , 7 ForestGat No . 15 Forest Gat No. 15 Forest Gat No. 15 
0 .89 Gat No . 9 , 11 ForestGat No . 15 Forest Gat No. 15 Gat No. 9 

Gat No. 11 Gat No. 12 - A Forest Gat No. 15 Forest Gat No. 15 
1. 00 Forest GatNo . 15 GatNo. 19 Gat No. 17 Forest Gat No. 3 

Forest Gat No . 17 
0 . 39 ForestGat No . 34 River 

River 

GatNo. 30 , 31 
Gat No . 36 , 38 , 39 ForestGat No . 34 , Forest Gat No. 34 River 

Gat No. 40 . 


East 


5 


0 .78 


2 .48 


Total .. 6 . 25 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE, 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 9th June 2016 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 


नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार 


जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 


क्रमांक नंनप / आस्था / कलम ३७ / १५४८ / २०१६. - नंदुरबार शहराची भागश : सुधारित विकास योजना (मूळ + वाढीव हद्द) शासन निर्णय 
न. वि.वि .क्रमांक टीपीएस- १५०४ / ३००१ / सीआर- ६६ /०५ ( सी)/ युडी -९, दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये मंजूर झाली आहे. दिनांक ३० एप्रिल २००७ 
पासून अंमलात आली आहे. 


तसेच वगळलेला भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १५०७/ २६४१/ सीआर- ८७/ युडी -९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ 
अन्वये मंजूर करण्यात आली असून , दिनांक ७ जानेवारी २०१० पासून अंमलात आली आहे . 


नंदुरबार शहर विकास योजनेतील खालील प्रस्तावात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदींनुसार 
फेरबदल करणेचानिर्णय नगरपरिषदेने मे . परिषद ठराव क्रमांक ८१, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ व मे. नगरपरिषद ठराव क्रमांक १११, दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये फेरबदल करणेचानिर्णय घेतला आहे . त्याचा तपशील अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे आहे . 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव व प्रस्तावित फेरबदल खालील परिशिष्टात दर्शविलेला आहे . 


परिशिष्ट 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित बदल 


१. स. नं . ८४/ १ व ८४/ २ पैकीचे शेती विभागात समाविष्ट क्षेत्र 


शेती विभागात दर्शविलेले क्षेत्र वगळून रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट 
करणे . 


२. स. नं . २१४ / १- ब ची जागा आरक्षण क्रमांक ३२ , हायस्कूल व 

क्रीडांगणासाठी आरक्षित आहे . 


स . नं . २४१/ १ - ब मधील आरक्षण क्रमांक ३२, क्षेत्र आरक्षणातून 
वगळणे व जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. 


वरीलप्रमाणे प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नंदुरबार नगरपरिषदेच्या कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे. ज्यांना सदरहू फेरबदल प्रस्तावाबाबत काही हरकती अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात/ वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक (१) महिन्याच्या आत अध्यक्षा, नंदुरबार नगरपरिषद यांचे नावे लेखी सादर कराव्यात 
म्हणजे त्याचा विचार शासनास प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती, सूचनांचा विचार केला 
जाणार नाही. 


सौ . रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी, 

अध्यक्षा , 
नंदुरबार नगरपरिषद , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , ७ मे २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


१५ 


NANDURBAR MUNICIPAL COUNCIL , NANDURBAR 


NOTICE 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. 174/ 317791/ 414 30 / 948C/209& .- The Revised DevelopmentPlan ofNandurbar (Origional + Additional 
limit ) has been partly sanctioned by Government vide Notification No . TPS / 1504 /3001/ CR -66 /05 (C )/UD 
9 , dated 14th March 2007 and has came into force with effect from 30th April 2007 and excluded part of 
Development Plan has been sanctioned by Government vide Notification No. TPS / 1507 /2641/CR -87 /08 / 
UD -9 , dated 31st August 2009 and has came into force with effect from 7th January 2010 . 


Municipal Council, Nandurbar has resolved following proposal under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , Resolution No . 81, dated 13th October 2015 and No . 111, dated 
6th November 2015 . 


SCHEDULE 


Proposed Modification 


Proposal as per Sanctioned 

DevelopmentPlan 


1. 


S .No. 84 /1 and 84 /2 Reserved in Agricultural Zone. 


S. No . 84 /1 and 84/2 area under Agricultural 
Zone to be deleted and included in 
ResidentialZone . 


2 . Land Bearing S . No . 214 / 1-B is Reserved for High 

School and Playground . 


Land Bearing S .No. 214 / 1-B is deleted and 
proposed to include in Residential Zone. 


The Plan showing necessary Modification has been published on the notice board of the Nandurbar 
Municipal Council. 


The Nandurbar Municipal Council hereby invites objections and suggestions, if any, respect of the 
proposal Modification from any person in writing not later than one month from the publication of this 
notice in the Maharashtra Government Gazette and it will be considered before submitting the Proposed 
Modification to the Government for Sanction Plan showing the above Proposed Modification is kept open 
for public inspection at Municipal Council during office hours on working day. 


Sau . RATNA CHANDRAKANT RAGHUWANSHI, 

President, 
Nandurbar Municipal Council, Nandurbar. 


Nandurbar, 7th May 2016 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

___ पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
वाचले : ( १) म. पोलीस अधीक्षक, धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 
मनाई आदेश/ २६०१ / १६ , दिनांक २७ जून २०१६ . 

( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३). 

( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 
क्रमांक ड / कक्ष- ३/ एमएजी -२/ कावि- १२२२ /२०१६ .- उपोद्घातात नमूद 

( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक ७ जून 
२०१६ ते दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी पावेतो मुस्लिम बांधवांचा पवित्र 

( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृतीकिंवा प्रतिमेचेप्रदर्शन करणे ; 
रमजान महिला सुरू असून दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी रमजान ईद सण ( ग) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक २ जुलै २०१६ रोजी मुस्लिम व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
बांधवांतर्फे शब- ए- कद्र हा सण साजरा होणार आहे. सदर सणानिमित्त 

( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 
मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण रात्रभर मस्जीद, दर्गा, कब्रस्थान या 

___ परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
ठिकाणी नमाजपठण करतात . रात्रभर जागे राहतात असे नमूद केलेले 

वरील ३७ ( १), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
आहे . 

घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 
धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लिम बांधव यांच्यात किरकोळ शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण होऊन अशा 

नाहीत . 
घटनांमुळे गुंड प्रवृत्तीचे लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी फायदा घेऊन दोन्ही 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे कायदा 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, कायदा व 

समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक १ जुलै 

__ मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
२०१६ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो 

परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे . 

घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी तसेच लग्न 
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 

मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 

सदर निबंध लागू नाहीत . 
व वरील परिस्थिती पाहता, माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील ___ सदरचा आदेश हा दिनांक १ जुलै २०१६ चे ०० .०१ वाजेपासून ते 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण दिनांक १४ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, प्रकाश वायचळ , प्रभारी राहील . 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वयेमुंबई सदरचा आदेश दिनांक २७ जून २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त असलेल्या शिक्क्यानिशी दिला असे . 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 

प्रकाश वायचळ , 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे. 

प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

धुळे , २७ जून २०१६. 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


१७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( ड ) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 


आदेश 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 


नाही . 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल-१/१७५५/ सन २०१६ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४/ ३७( १ ) , 
( ३)/१८९६ / २०१६, दिनांक २६ एप्रिल २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व 
सुव्यवस्था विषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय 
घटना घडल्यास अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध 
कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते.हिंदू- मुस्लीम 
यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . 
त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, 
बागलाण, येवला , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . 
जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे 
मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, उपोषण यासारखेविविध राजकीय व सामाजिक 
आंदोलने करण्याचे तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून 
कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २ मे २०१६ चे 
सकाळी ०० .०० ते दिनांक १५ मे २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये आदेश लागू करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत. 


सदरचा आदेश दिनांक २ मे २०१६ चे सकाळी ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १५ मे २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस 
आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , २९ एप्रिल २०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३) अन्वये 


आदेश 


___ क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल- १/ १९७७ / सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ (१ ), 
( ३)/ २१३० / २०१६, दिनांक १० मे २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते.हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 


( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस, 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक १७ मे २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
३१ मे २०१६ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , 
नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला , चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते, शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको , 
उपोषण यासारखे विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १७ मे २०१६ चे ०० . ०० ते दिनांक 
३१ मे २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम 
३७ (१), (३) अन्वये आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक 
( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१), (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रेकिंवा सोडावयाची क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे ; 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १६ मे २०१६. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 


आदेश 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही. 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल- १/ २३०८ / सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७(१) , 
(३)/ २३७३ / २०१६, दिनांक ३१ मे २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते .हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, 
उपोषण यासारखे विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत. जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक २ जून २०१६ चे सकाळी ००. ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


१९ 


ते दिनांक १६ जून २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये आदेश लागू करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 


तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक ३ जून २०१६ चे सकाळी ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १६ जून २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे. 

(क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , २ जून २०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


आदेश 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची 
उपकरणेकिंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे । 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


(ड ) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 


क्रमांक कक्ष- १/ पीओएल-१/ २४९० / सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष-१४/३७(१)(३)/२४९० / 
२०१६ , दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील विविध 
आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्ष नेते , शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको , 
उपोषण यासारखे विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १८ जून २०१६ चे सकाळी ०० . ०० 
ते दिनांक २ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ 
चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 


नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


सदरहू निर्बंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण , धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


कलम ३७ (१ ), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
खालील कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


आदेश 
वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

५१६१/ जिविशा/ का . व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१५, जळगाव, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१५. 


२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र- १/ कावि - २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 

( १) व ( ३). 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


आदेश 


( ड ) विना परवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३ ) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 


क्रमांक दंडप्र -१ / कावि -१२३६२/ २०१५. - प्रभारी पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ रोजीचे पत्रान्वये दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ रोजी वर्ष अखेर दिवस असून नवीन वर्षाला आरंभ होत आहे. या 
नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी जनतेमधील तरूण वर्गात मोठा उत्साह 
निर्माण झालेला असतो . तसेच सदरचा दिवस हा ख्रिश्चन धर्मीय बांधवदेखील 
साजरा करीत असतात . एकंदरित या दिवसात विविध स्वरूपातील कार्यक्रम 
गटागटाने आयोजित केले जातात . या दिवशी तरूण वर्गाचा मद्यापानाकडे 
जास्त कल असतो व त्या परिस्थितीत त्यांना कायद्याचे भान राहत नाही व 
एखादी अनाहुत अघटित कृती त्यांच्या हातून घडून येते व त्याचा परिणाम 
सर्वसामान्य सुज्ञ, सामंजस्य नागरिक यांना भोगावे लागतात . यासाठी 
त्यांचेवर कायद्याचा अंकुश रहावा यासाठी तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१५ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा . देवेंद्रजी फडणवीस हे जळगाव 
जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून ते मुक्ताईनगर तालुक्यातील मुक्ताई सूत 
गिरणीच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर विविध 
स्वरूपाचे शासकीय कार्यक्रम देखील आयोजित केलेले असून सदरच्या 
कार्यक्रमांना व दौऱ्याच्यावेळी विरोधी पक्ष हे शेतकऱ्यांचे जटील प्रश्न 
त्यांचेसमोर आक्रमक स्वरूपात मांडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
जळगाव जिल्ह्याचेशिवसेना जिल्हाध्यक्ष श्री. चंद्रकांत पाटील रा. मुक्ताईनगर 
हे पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांचे वतीने प्रश्न मांडण्याची शक्यता असून 
शेतकरी यांना त्यांचे केळी पिकाला विमा लागू व्हावा यासाठी व असे 
अनेक स्वरूपाचे प्रश्न विरोधक निर्माण करणार व कायदा व सुव्यवस्था 
बाधित होणार यावर वेळीच प्रतिबंध राहावा यासाठी सदरचे आदेश लागू 
होणे जरूरी आहे . 

तसेच दिनांक १४ जानेवारी २०१६ रोजी हिंदू बांधवांचा मकर संक्राती 
हा सण साजरा होणार आहे. त्यानिमित्ताने विविध सार्वजनिक कार्यक्रम 
हिंदू संघटनातर्फे राबविले जातात . अशा काळात सार्वजनिक शांतता, 
कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची शक्यत 
नाकारता येत नाही . जिल्ह्यात विविध ठिकाणी हिंदू बांधव हे पालखी , 
यात्रा, प्रवचने असे कार्यक्रम राबवित आहेत . तसेच जिल्ह्यात विरोधी पक्ष 
व अन्य संघटनांकडून विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे मोर्चा, रास्ता 
रोको, धरणे, उपोषण असे कार्यक्रम आयोजित करत आहेत. जळगाव 
जिल्हा हा अतिसंवेदनक्षम , अतिसंवेदनशील असल्याने क्षुल्लक कारणावरून 


सदरचा आदेश दिनांक १८ जून २०१६ चे सकाळी ०० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , १७ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


२१ 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ चे सकाळी ०६. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १४ जानेवारी २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 


हा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या 
कारणांसाठी राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत 
राहतील. जळगाव जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांचे दौरे सुरू आहेत. 
सदर वेळी विरोधकांकडून क्षुल्लक कारणावरून कुरापती करून कायदा 
व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याचे प्रभारी पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
त्यांच्या दिनांक २७ डिसेंबर २०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून 
दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा. जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम ( १) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :-- 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , ३० डिसेंबर २०१५. 


आदेश 


( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

२१०३ /जिविशा/ का . व सु.प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१६ , जळगाव , 
दिनांक १ जून २०१६ . 
२ . मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
__ दंडप्र- १ / कावि - २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 

( १) व ( ३). 


आदेश 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 


(ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे । 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 


क्रमांक दंडप्र -१/ कावि -१०५८१/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक १७ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात आगामी पंधरवड्यात 
हिंदू धर्मियांचे थोरामोठ्यांची जयंती व पुण्यातिथी साजरी होणार आहे . 
जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम आहे. तसेच जिल्ह्यात 
विविध जातीय धर्माचे बांधवांचे देखील सण उत्सव आहेत. सदरचे सण 
उत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरे केले जातात . सध्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री 
तथा महसूलमंत्री एकनाथरावजी खडसे यांचेवर विरोधकांनी करीत असलेल्या 
आरोप प्रत्यारोप वरून स्थानिक सत्ताधारी पक्ष व विरोधक यांच्यात शीत 
युद्ध सुरू असून किरकोळ शाब्दिकवाद उद्भवत आहेत . तसेच वर्तमानपत्रातून 
प्रसारीत होणाऱ्या बातम्यांवरून सर्वसाधारण जनतेमध्ये साशंकतेचे वातावरण 
निर्माण झाले आहे. वरील परिस्थितीचा आढावा घेता याचा गैरफायदा 
समाजकंटक व गुंडप्रवृत्तीचे लोक हे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तसेच जळगाव तालुका हद्दीतील नशिराबाद येथील ओरिएंट सिमेंट 
कंपनीचे कामगार त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन 
सुरू केलेले असून सदरची कंपनी ही आशिया रोड क्रमांक ४६ वर असून 
सदरहू कामगार रास्ता रोको करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
सध्या मराठा आरक्षणासाठी एकीकरण समितीचा रास्ता रोको आंदोलन 
करीत आहेत. धनगर समाजाचे आरक्षणदेखील ऐरणीवर आहे. त्याचप्रमाणे 


वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 


त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


जळगाव , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा. जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (१) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :- - 


जळगाव शहरात हॉकर्सचे प्रश्न अद्याप पावेतो सुटलेले नसल्याने ते 
देखील विविध स्वरूपात निदर्शने करीत आहेत . येत्या दिनांक ३ जून 
२०१६ रोजी ते उपोषणास बसणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात विधान 
परिषद निवडणूकचे वारे वाहत असून सदर निवडणुका या चुरशीच्या 
आहेत. निकालाअंती ते देखील मोठ्या स्वरुपात विजयोत्सव साजरा 
करण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३ जून २०१६ रोजी भुसावळ येथेमुख्य 
बाजारपेठ चौकात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारावा 
यासाठी हिंदू जगजागृती समितीच्या वतीने भुसावळ नगरपरिषद येथेहिंदू 
संघटनांतर्फे विराट मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षक 
वर्गाकडून आंतरजिल्हा बदलीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ते 
देखील आंदोलन करण्याच्या मार्गावर आहेत . 


( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची 
हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 


(ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 


( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशीकिंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे , या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 


दिनांक ७ जून २०१६ रोजी श्री महाराणा प्रताप जयंती, दिनांक ८ जून 
२०१६ रोजी गुरु अर्जुनदेव यांचा शहिद दिन, दिनांक ११ जून २०१६ रोजी 
राणी लक्ष्मीबाई ( झांसी) यांची पुण्यतिथी दिनांक ११ जून २०१६ रोजी 
राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले यांची पुण्यतिथी व त्याचदिवशी धर्मवीर 
संभाजी महाराज यांची देखील पुण्यतिथी तारखेप्रमाणे साजरी होणार 
आहे. वरील जयंती व पुण्यतिथी लक्षात घेता विविध हिंदू संघटनांच्या 
वतीने व त्या जातीच्या वर्गाकडून मोठ्या स्वरूपात शोभायात्रा, रॅली, 
प्रतिमा पुजन असे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. 

सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत असून 
शेतकरी वर्ग तसेच आम जनता पाणी प्रश्नावरून ग्रासलेली आहे. त्यातच 
शेतकरीवर्गाला नुकसानभरपाई अद्यापपावेतो न मिळाल्याने आत्मदहन , 
आत्महत्या , विषप्राशन, गळफास असे प्रकार घडत आहेत. तसेच शासनाला 
देखील शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष हे वरील घटनांवरून वेठीस 
धरत आहेत. प्रसंगी उपोषण , मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन ते करीत 
आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही. यासाठी 
विविध कारणांवरून विविध खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्यावतीने 
उपोषण, संप असे कार्यक्रम करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक 
शांतता , कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या 
कारणांसाठी राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत 
राहतील. जळगाव जिल्ह्यात दोन कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असून यांचे दौरे 
सुरू आहेत. सदर वेळी विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणावरून कुरापती 
करून कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही 
अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेप्रभारी पोलीस 
अधीक्षक , जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०१६ च्या पत्रान्वये 
माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परिरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


वरील कलम ३७ ( १ ) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ३ जून २०१६ चे सकाळी ०६. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १७ जून २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे . 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , २ जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


२३ 


आदेश 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

१२५३/ जिविशा/ का . व सु . प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१६, जळगाव , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र-१ / कावि - २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 

( १) व (३). 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र-१ / कावि - ९४/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी झालेली असून 
सदर जयंतीच्या अनुषंगाने आगामी पंधरवड्यात मोठ्याप्रमाणात सर्व धर्मियांकडून 
एकत्रितरित्या ठिकठिकाणी तालुक्यात , गावागावात प्रतिमापूजन, व्याख्याने 
मार्गदर्शन मेळावे, ग्रंथप्रदर्शने, सामाजिक कार्यशाळा इत्यादी कार्यक्रम 
साजरे होणार आहेत. सदर कार्यक्रमात बऱ्याच प्रमाणात पुरुष , महिलांचा , 
मुलांचा सहभाग असतो. दिनांक १९ एप्रिल २०१६ रोजी जैन धर्मियांचा 
महावीर जयंती हा सण सर्वत्र साजरा होणार आहे. सदर वेळी जैन 
समाजबांधव हे त्यांचे प्रार्थनास्थळावर पूजापाठ , प्रवचने, व्याख्यान व इतर 
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करीत असतात . तसेच श्री महावीर यांची 
प्रतिमेची मिरवणूक , शोभा यात्रा देखील आयोजित केली जाते . प्रसंगी 
बऱ्याच प्रमाणात पुरुष , महिला व मुलांचा सहभाग असतो व गर्दी तयार 
होते. दिनांक २२ एप्रिल २०१६ रोजी हिंदू बांधवांची श्री हनुमान जयंती 
सर्वत्र ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने साजरी करण्यात येते. सदर काळात 
हिंदूत्ववादी संघटना यामध्ये प्रकर्षाने सहभाग घेत असतात . सदर उत्सवाच्या 
निमित्ताने श्री हनुमानाच्या मंदिरावर मोठ्या स्वरूपात भजन , किर्तन , 
पूजापाठ आयोजित केल्या जातात. सार्वजनिक भंडाऱ्याचा(भोजन) कार्यक्रम 
आयोजित केलेला असतो . सदरवेळी देखील हिंदू संघटना या मोठ्या 
प्रमाणात शक्ती प्रदर्शन करीत असतात. कार्यक्रमात मोठ्याप्रमाणात पुरुष , 
महिला व मुलांचा सहभाग असतो. भाविकांची गर्दी असते . दिनांक १ मे 
२०१६ रोजी महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र दिन हा शासकीय , निमशासकीय , 
शाळा, महाविद्यालय , उद्योजक , कामगार इत्यादी विभागात मोठ्या उत्साहाने 
साजरा केला जातो . सदर काळात विविध स्वरूपात सांस्कृतिक , सामाजिक 
कार्यक्रम आयोजित केले जातात. सदर वेळी सर्वत्र उत्साहाचे व आनंदाचे 
वातावरण असल्याने मोठ्या प्रमाणात पुरुष , महिला व मुलांची गर्दी 
झालेली असते . वरील सण उत्सव व जयंती या काळात होणाऱ्या गर्दीचा 
गैरफायदा समाजकंटक व गुंडप्रवृत्तीचे जातीयवादी लोक घेत असतात व 
क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून सार्वजनिक शांतता, कायदा व 
सुव्यवस्था यास बाधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतात. जळगाव जिल्हा हा 
अतिशय संवेदनक्षम असून कोणताही क्षुल्लक प्रकार हा मोठ्या स्वरूपात 
धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नुकताच मा . उच्च न्यायालय 


यांनी महिलांना मंदिरात, मंदिराच्या गाभाऱ्यात, गर्भगृहात प्रवेशबाबत आदेश 
काढल्याने स्थानिक स्वराज्य महिला संघटना, हिंदूत्ववादी स्थानिक महिला 
संघटना या एकत्र येऊन मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्नशील 
असून ते तसा प्रयत्नही करीत आहेत. प्रसंगी मोठ्या स्वरूपात गर्दी होऊ 
न कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतात . त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात 
शिक्षकांचे आंतरजिल्हा बदलीसाठी दिनांक २० एप्रिल २०१६ पासून शिक्षण 

आंतरजिल्हा बदली कृती समितीतर्फे राज्य उपाध्यक्ष, श्री . जितेंद्र गवळी व 
जिल्हाध्यक्ष विनोद नाईक असे जिल्हा परिषद जळगाव कार्यालय येथे 
साखळी उपोषणास बसणार आहेत. सद्या महाराष्ट्रात सर्वत्र दुष्काळाच्या 
झळा, छायेमुळे शेतकरी वर्गाकडून कर्जमाफी, आत्मदहन, तसेच शासनाकडून 
अपेक्षित असलेली मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत 
आहे व कोंडी करीत आहे . जळगाव जिल्ह्यात विविध कारणांवरून विविध 
खात्याचे कर्मचारी हे उपोषण , संप अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित 
करीत आहेत . जळगाव शहरात किरकोळ विक्रेते, भाजीपाला विक्री करणारे 
( हॉकर्स ) यांनी त्यांना दिलेल्या जागेवर स्थलांतरित व्हावे यासाठी देखील 
वाद निर्माण होत आहे. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विविध स्वरूपांच्या निवडणुका 
सुरू आहे. जिल्ह्यात सण उत्सवाच्या अनुषंगाने पालखी, यात्रा, मिरवणुका 
अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम राबविले जातात . सदर कार्यक्रमाचे वेळी बऱ्याच 
स्वरूपात एक ठराविक धर्माचे लोकांचा समुदाय तयार झालेला असतो. 
अशा काळात सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक 
तत्त्वांकडून बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जळगाव जिल्हा 
हा अतिसंवेदनक्षम असल्याने क्षुल्लक कारणावरून वाद होऊन कायदा व 
सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी 
राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत राहतील . 
जळगाव जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे दोन राजकीय मंत्री यांचे दौरे सुरू 
असतात . सदर वेळी विरोधकांकडून क्षुल्लक कारणावरून कुरापती करून 
कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही अनुचित 
प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १६ एप्रिल २०१६ च्या पत्रान्वये माझ्या 
निदर्शनास आणून दिल्याने , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण 
करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे 
आवश्यक झाल्यामुळे मी, जितेंद्र पाटील , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम (१) व ( ३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये : -- 

( अ ) शस्त्रे , सोटे, भाले , तलवारी, बंदुका, सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 


वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 


त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम 
( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक , जळगाव यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवामिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक १८ एप्रिल २०१६ चे सकाळी ०६.०० वाजेपासून ते 
दिनांक २ मे २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


क्रमांक दंडप्र - १ / कावि- ४१३८/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक २ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात तसेच महाराष्ट्र 
राज्यात आगामी पंधरवड्यात हिंदू धर्मियांचे विविध स्वरूपाचे सण , उत्सव , 
जयंती, बारागाड्या , यात्रा, धार्मिक मिरवणुका असे कार्यक्रम आयोजित 
केलेले आहेत. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम 
आहे. क्षुल्लक कारणावरून जातीयवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्था 
धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक २ मे २०१६ रोजी 
जळगाव जिल्हा शिक्षक महासंघातर्फे आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचे 
कारणावरून साखळी उपोषणवरून आता आमरण उपोषणास बसणार 
असलेबाबत सदर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनास पत्र दिलेले आहे. 
तसेच दिनांक ३ मे २०१६ रोजी जळगाव महानगरपालिके तर्फे हॉकर्स 
यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी ताटकळत ठेवत आहेत व त्यांचेवर बेकायदेशीररित्या 
कारवाई होत आहे व हॉकर्स संघटनांना कोणत्याही स्वरूपाचे विश्वासात 
न घेता नियम तयार करीत आहेत . यासाठी वरील तारखेस सदर 
जळगाव हॉकर्स संघटना हे बेमुदत उपोषण तसेच रास्ता रोको सारखे 

आंदोलन करणार आहेत. दिनांक ५ मे २०१६ रोजी श्री स्वामी समर्थ 
( अक्कलकोट ) यांची पुण्यतिथी हिंदू बांधवांकडून विविध कार्यक्रम राबवून 
साजरी करणार असून दिनांक ८ मे २०१६ रोजी त्यांची पालखी जळगाव 
शहरात दाखल होणार आहे. सदर पालखी कार्यक्रमात विविध स्तरावरील 
जनता सहभाग घेते व एक मोठ्या स्वरूपाचा लोकांचा समुह त्यावेळी 
तयार झालेला असतो. त्याचदिवशी श्री परशुराम जयंती साजरी होणार 
असून सदर जयंती उत्सवात ब्राह्मण समाज हा मोठ्या हिरिरीने सहभाग 
घेत असतो. सदर कार्यक्रमात ढोल, लेझीम , पथक तसेच शोभा यात्रा, 
प्रतिमा पूजन, पूजा अर्चा, महाप्रसाद तसेच श्री परशुराम यांचा चित्र रथ 
तयार करून तो शहरात फिरविला जातो . सदरचा कार्यक्रम हा सर्व 
स्थरावरील धर्माचे लोकांचा सहभाग त्यात रहावा यासाठी ब्राह्मण संघातर्फे 
आतापासूनच नियोजन समिती स्थापन होऊन उत्सवाची आखणी केली 
जात आहे. दिनांक ९ मे २०१६ रोजी हिंदू धर्मियांचा अक्षय्यतृतीया हा सण 
सर्वत्र महाराष्ट्रात साजरा होणार असून सदरचा सण हा हिंदू धर्मात 
साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक गणला जातो . त्यामुळे त्याला धार्मिक महत्त्व दिले 
जाते. सदर दिवशी वाडवडिलांची पूजा -अर्चा करण्यात येऊन बाजारपेठेत 
नवीन खरेदीसाठी , सोने खरेदीसाठी हिंदू बांधवांची, भगिनींची व मुलांची 
बऱ्याच प्रमाणात गर्दी बाजारपेठेत झालेली असते . याचा गैरफायदा जातीयवादी , 
समाजकंटक , गुंड प्रवृत्तीचे लोक हे घेत असतात व क्षुल्लक कारणावरून 
वाद तयार होऊन शांतता व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता असते . 
दिनांक ११ एप्रिल २०१६ रोजी हिंदू धर्माचे आद्य शंकराचार्य यांची जयंती 
आहे. सदर जयंती हिंदू संघटनांकडून मोठ्या स्वरूपात, मंदिरात , धार्मिक 
सभागृहात , शोभा यात्रा असे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आखले जातात . 
तसेच दिनांक १४ मे २०१६ रोजी छत्रपती संभाजीराजे जयंती (तारखेप्रमाणे ) 
हिंदू संघटनांकडून साजरी करण्यात येणार आहे . जिल्ह्यात मराठा 
महासंघ,हिंदू संघटना या सदर दिवशी शोभा यात्रा, मिरवणूक काढणार 
असून सदर कार्यक्रमात एका ठराविक धर्माचे व जातीचे लोकांचा सहभाग 


जितेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १६ एप्रिल २०१६. 


आदेश 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

१५१८ /जिविशा/ का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१६, जळगाव , 
दिनांक २ मे २०१६ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र -१/ कावि/ २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 

( १) व (३). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


२५ 


असतो व सदरचा समूह हा धार्मिक भावनेने प्रवृत्त झालेला असतो . 
अशावेळी देखील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो . दिनांक १७ 
मे २०१६ रोजी अंमळनेर तालुक्यात श्री सखाराम महाराज यांची पुण्यतिथी 
साजरी करण्यात येते . अंमळनेर हे प्रतिपंढरपूर म्हणून श्री सखाराम 
महाराज यांच्यामुळे ओळखले जाते . सदरचा कार्यक्रम सलग ७ दिवस 
पावेतो चालतो. त्यावेळी जिल्ह्यातून बरेच भाविक अंमळनेर येथे दर्शनाचा 
लाभ घेण्यासाठी येत असतात. त्याच काळात रथोत्सव साजरा करण्यात 
येतो व हजारोंच्या संख्येने त्यात भाविक सहभागी होतात . 


(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 


सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत आहे . 
शेतकरी वर्ग तसेच दुष्काळी भागातील आम जनता ही पाणी प्रश्नावरून 
अतिशय ग्रासलेली आहे . त्यातून आत्मदहन, आत्महत्या, विषप्राशन , 
गळफास असे प्रकार घडत आहेत . तसेच शासनाला देखील शेतकरी 
संघटना व विरोधी पक्ष हे वरील प्रश्नांवरून वेठीस धरत आहेत. प्रसंगी 
उपोषण , मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शासनाकडून 
अपेक्षित असलेली मदत मिळत नाही. यासाठी विविध कारणांवरून विविध 
खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्यावतीने उपोषण , संप असे कार्यक्रम 
आयोजित करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक शांतता, कायदा व 
सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी राजकीय 
पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत राहतील. जळगाव 
जिल्ह्यात दोन कॅबीनेट दर्जाचे मंत्री असून यांचे दौरे सुरू आहेत. सदर 
दौऱ्यादरम्यान विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणावरून कुरापती करून 
कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही अनुचित 
प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २ मे २०१६ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी, राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम (१) व ( ३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :-- 


वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक, जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ३ मे २०१६ चे सकाळी ०६ .०० वाजेपासून ते दिनांक 
१७ मे २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 

हा आदेश आज दिनांक २ मे २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे . 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , २ मे २०१६ . 


आदेश 
वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

१९८६ / जिविशा/ का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१६, जळगाव, 
दिनांक १७ मे २०१६. 


२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
___ दंडप्र- १/ कावि /२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम 

( १) व ( ३). 


( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

(ड ) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र -१ / कावि - ५६४०/ २०१६ . - अपर पोलीस अधीक्षक , जळगाव 
यांनी दिनांक १७ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात आगामी 
पंधरवड्यात हिंदू धर्मियांचेविविध स्वरूपाचे सण, उत्सव , जयंती, बारागाड्या , 
यात्रा, धार्मिक मिरवणुका असे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. जळगाव 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


साल 


जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम आहे. क्षुल्लक कारणावरून 
जातीयवाद होऊन कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . तसेच जिल्ह्यात विविध जातीधर्माचे बांधवांचा पुण्यतिथी, जयंती 
उत्सव देखील साजरे होणार आहेत. दिनांक २१ मे २०१६ रोजी बौद्ध 
बांधवांचा श्री बौद्ध पौर्णिमा हा उत्सव मोठ्या आनंदाने भक्तीभावाने साजरा 
केला जातो. या निमित्ताने जिल्ह्यात दलित संघटना ह्या मोठ्या स्वरूपात 
व संख्येने शोभा यात्रा, रॅली, प्रतिमापूजन ,मुर्तीपूजन तसेच मेणबत्ती रॅली, 
गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करतात. दिनांक २३ मे २०१६ रोजी मुस्लीम 
बांधवांचा शबे-बारात हा मोठ्या स्वरूपात रात्री नमाज पठणाचा कार्यक्रम 
साजरा करणार आहेत. दिनांक २८ मे २०१६ रोजी महाराष्ट्रात सर्व 
जिल्ह्यात तालुक्यात हिंदू सनातन संघटनांचेवतीने वीर सावरकर यांची 
जयंती साजरी होणार आहे. त्यानिमित्ताने मिरवणुका, रॅलीचा कार्यक्रम व 
पुतळापूजन असे कार्यक्रम होणार आहेत . दिनांक ३० मे २०१६ रोजी 
जळगाव तालुक्यात नशिराबाद येथे ग्रामदैवत समजले जाणारे श्री संत इि 
परूअण्णा यांची पुण्यतिथी मोठ्या उत्साहाने, श्रद्धेने साजरी होणार 
आहे. सदरचे नशिराबाद हे गाव जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. दिनांक 
३१ मे २०१६ रोजी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती सर्व स्तरावरील 
संघटनांकडून शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात तसेच धनगर समाजाचे 
संघटनांमध्ये मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जाते . सदर वेळी रॅली, 
शोभा यात्रा, प्रतिमापूजन अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . त्याचदिवशी 
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यात संत मुक्ताबाई यांची देखील 
पुण्यतिथी मोठ्या उत्साहाने, मोठ्या संख्येने श्रद्धेने साजरी होते. वरील 
स्वरूपाचे सण, उत्सव, पुण्यतिथी, जयंती या एका ठराविक धर्माचे समाजाचे 
लोकांचे वतीने साजरे होणार असल्याने ते एका भावनिक स्वरूपात एकत्र 
आलेले असतात. अशा वेळी त्या परिस्थितीचा गैरफायदा जातीयवादी , 
समाजकंटक , गावगुंड घेत असतात व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होत असतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्याचे 
अभ्यासक्रमाचे व परीक्षेचे नीट अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत परीक्षांचे अनियमित 
आदेश केल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्याचे नुकसान होईल यासाठी महाराष्ट्र 
शासन तसेच विद्यार्थी संघटना व विद्यार्थी- पालक यांचेत असंतोष आहे. 
याची स्फोटक स्थिती केव्हाही उद्भवू शकते. जळगाव शहरात 
महानगरपालिका आयुक्त व हॉकर्स यांचेत व्यवसायाचे जागेसाठी वेळोवेळी 
आंदोलने होत आहेत. वरील परिस्थिती लक्षात घेता केव्हाही सार्वजनिक 
शांतता व कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहचू शकते. 


आयोजित करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक शांतता, कायदा व 
सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी राजकीय 
पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत राहतील . जळगाव 
जिल्ह्यात दोन कॅबीनेट दर्जाचे मंत्री असून यांचे दौरे सुरू आहेत. सदर 
दौऱ्यादरम्यान विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणावरून कुरापती करून 
कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही अनुचित 
प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे अपर पोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १७ मे २०१६ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी, राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव, 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम (१ ) व (३ ) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :- - 
___ ( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

(ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 


वरील कलम ३७ ( १ ) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 


सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत आहे . 
शेतकरी वर्ग तसेच पाणी प्रश्नावरून दुष्काळी भागातील आम जनता ही 
अतिशय ग्रासलेली आहे. त्यातून आत्मदहन, आत्महत्या , विषप्राशन , 
गळफास असे प्रकार घडत आहेत . तसेच शासनाला देखील शेतकरी 
संघटना व विरोधी पक्ष हे वरील प्रश्नांवरून वेठीस धरत आहेत. प्रसंगी 
उपोषण , मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शासनाकडून 
अपेक्षित असलेली मदत मिळत नाही . यासाठी विविध कारणांवरून विविध 
खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्यावतीने उपोषण , संप असे कार्यक्रम 


त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक, जळगाव यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


२७ 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक १८ मे २०१६ चे सकाळी १० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १ जून २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १८ मे २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे. 


ते देखील विविध स्वरूपात निदर्शने करीत आहेत . येत्या दिनांक ३ जून 
२०१६ रोजी ते उपोषणास बसणार आहेत . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात 
विधानपरिषद निवडणुकीचे वारे वाहत असून सदर निवडणुका या चुरशीच्या 
आहेत. निकालाअंती ते देखील मोठ्या स्वरुपात विजयोत्सव साजरा 
करण्याची शक्यता आहे. दिनांक ३ जून २०१६ रोजी भुसावळ येथे मुख्य 
बाजारपेठ चौकात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारावा 
यासाठी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने भुसावळ नगरपरिषद येथेहिंदू 
संघटनांतर्फे विराट मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षक 
वर्गाकडून आंतरजिल्हा बदलीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ते 
देखील आंदोलन करण्याच्या मार्गावर आहेत. 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , १८ मे २०१६ . 


आदेश 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

२१०३/जिविशा/ का . व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१६, जळगाव , 
दिनांक १ जून २०१६. 
२ . मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
___ दंडप्र-१/ कावि / २८८/ २००५ , दिनांक २२ जून २००५ . 
३ . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
( १) व ( ३). 

आदेश 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि - १०५८१ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांनी 
दिनांक १७ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात आगामी पंधरवड्यात 
हिंदू धर्मियांचे थोरामोठ्यांची जयंती व पुण्यतिथी साजरी होणार आहे . 
जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम आहे. तसेच जिल्ह्यात 
विविध जातीय धर्माचे बांधवांचे देखील सण उत्सव आहेत. सदरचे सण 
उत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरे केले जातात . सध्याचेजिल्ह्याचे पालकमंत्री 
तथा महसूलमंत्री एकनाथरावजी खडसे यांचेवर विरोधकांनी करीत असलेल्या 
आरोप - प्रत्यारोप वरून स्थानिक सत्ताधारी पक्ष व विरोधक यांच्यात शीत 
युद्ध सुरू असून किरकोळ शाब्दिक वाद उद्भवत आहेत . तसेच वर्तमानपत्रातून 
प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवरून सर्वसाधारण जनतेमध्ये साशंकतेचे वातावरण 
निर्माण झाले आहे. वरील परिस्थितीचा आढावा घेता याचा गैरफायदा 
समाजकंटक व गुंडप्रवृत्तीचे लोक हे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
तसेच जळगाव तालुका हद्दीतील नशिराबाद येथील ओरिएंट सिमेंट 
कंपनीचेकामगार यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद 

आंदोलन सुरू केलेले असून सदरची कंपनी ही आशिया रोड क्रमांक ४६ 
वर असून सदरहू कामगार रास्ता रोको करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. सध्या मराठा आरक्षणासाठी एकीकरण समितीचा रास्ता रोको 
आंदोलन करीत आहेत. धनगर समाजाचे आरक्षणदेखील ऐरणीवर आहे. 
त्याचप्रमाणे जळगाव शहरात हॉकर्सचे प्रश्न अद्याप पावेतो सुटलेले नसल्याने 


दिनांक ७ जून २०१६ रोजी श्री महाराणा प्रताप जयंती, दिनांक ८ जून 
२०१६ रोजी गुरू अर्जुनदेव यांचा शहिद दिन, दिनांक ११ जून २०१६ 
रोजी राणी लक्ष्मीबाई ( झांसी ) यांची पुण्यतिथी , दिनांक ११ जून २०१६ 
रोजी राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले यांची पुण्यतिथी व त्याचदिवशी 
धर्मवीर संभाजी महाराज यांची देखील पुण्यतिथी तारखेप्रमाणे साजरी 
होणार आहे. वरील जयंती व पुण्यतिथी लक्षात घेता विविध हिंदू संघटनांच्या 
वतीने व त्या जातीच्या वर्गाकडून मोठ्या स्वरूपात शोभायात्रा, रॅली, 
प्रतिमापूजन , पुतळा पूजन असे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात . 

सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत असून 
शेतकरी वर्ग तसेच आम जनता पाणी प्रश्नावरून ग्रासलेली आहे. त्यातच 
शेतकरी वर्गाला नुकसान भरपाई अद्यापपावेतो न मिळाल्याने आत्मदहन , 
आत्महत्या, विषप्राशन, गळफास असे प्रकार घडत आहेत. तसेच शासनाला 
देखील शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष हे वरील प्रश्नांवरून वेठीस धरत 
आहेत. प्रसंगी उपोषण , मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन ते करीत 
आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही. यासाठी 
विविध कारणांवरून विविध खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्यावतीने 
उपोषण, संप असे कार्यक्रम आयोजित करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक 
शांतता , कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या 
कारणांसाठी राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत 
राहतील. जळगाव जिल्ह्यात दोन कॅबीनेट दर्जाचे मंत्री असून यांचे दौरे 
सुरू आहेत. सदर दौऱ्या दरम्यान विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणावरून 
कुरापती करून कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून 
कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १ जून २०१६ च्या पत्रान्वये 
माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परिरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी, राहुल मुंडके, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा. जिल्हादंडाधिकारी , 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 

आदेश 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम ( १) व ( ३) मधील 

वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :- - 

२२७६ /जिविशा/ का .व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१६ , जळगाव , 
( अ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी ,बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 

दिनांक १६ जून २०१६ . 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 

२ . मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

दंडप्र- १/ कावि /२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

३. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( १) व (३). 
( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 

आदेश 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

क्रमांक दंडप्र-१/ कावि - १०३२८/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे दिनांक १६ जून २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात व सर्वत्र 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असून त्या अनुषंगाने सदर 
( इ ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 

समाजातील चाली , रूढी, परंपरेप्रमाणे उपवास व नमाज असे धार्मिक 

उत्सव साजरे होत आहेत. तसेच सदर कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाची 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 

तांत्रिक बाधा येऊ नये, याकरिता सदर समाजातील मान्यवर घटकांनी 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 

महाराष्ट्र विद्युत पारेषण विभागाला विनंती केलेली आहे. सदर काळात 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 

कोणताही लोडशेडिंगसारखा प्रकार होऊन अघटित घटना घडू नये 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

यासाठी मागणी केलेली आहे. तसेच जिल्ह्यात सध्याचे राजकीय वातावरण 
वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा पाहता सत्ताधारी पक्षाचे आमदार तथा माजी महसूल मंत्री श्री. एकनाथरावजी 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 

___ खडसे यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे बरेच ढवळून निघालेले आहे. त्यातच 
इसमांना लागू असणार नाही . 

विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्यासोबत मा . कोर्टात खटला दाखल करा, 

असा आग्रह धरलेला आहे. एकंदरीत परिस्थिती नाजूक आहे. तसेच 
त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम 

सदर पंधरवड्यात दिनांक १८ जून २०१६ रोजी हिंदू बांधवांचा 
(३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 

शिवराज्याभिषेक महोत्सव दिन साजरा होणार असून विविध हिंदूवादी 
अधीक्षक, जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 

संघटना यात सहभागी होणार आहेत. दिनांक १९ जून २०१६ रोजी हिंदू 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , 

भगिनींतर्फे वटसावित्री हा मोठा पूजेचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

सदर काळात देखील हिंदू मंदिरामध्ये पूजा -अर्चा सुरू असते. दिनांक 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना २१ जून २०१६ रोजी शिख बांधवांतर्फे श्री गुरूगोविंदसिंगजी महाराज यांची 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक जयंती मोठ्या उत्साहाने व संख्येने साजरी केली जाते. दिनांक २६ जून 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

२०१६ रोजी श्री छत्रपती शाहु महाराज जयंती देखील आहे. ती सर्वत्र 
हा आदेश दिनांक ३ जून २०१६ चे सकाळी ०६.०० वाजेपासून ते 

एकजुटीने साजरी केली जाते . दिनांक २९ जून २०१६ रोजी राजमाता 

जिजाऊ भोसले यांची पुण्यतिथी तिथीप्रमाणे असून सदर वेळी देखील 
दिनांक १७ जून २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

बऱ्याच संख्येने महिला व मुले या कार्यक्रमात सहभाग घेत असतात. 
हा आदेश आज दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 

दिनांक १९ जून २०१६ रोजी स्थानिक संस्थेच्या व शिक्षक सोसायटीच्या 
पारित केला असे . 

निवडणुका आहेत. तसेच दिनांक १४ जून २०१६ रोजी विदर्भ / मराठवाडा 
राहुल मुंडके , 

येथील शेतकऱ्यांनी शेतमालाला योग्य भाव व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 

शासनासमोर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आंदोलनाचा इशारा दिलेला 

आहे . दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी बंजारा क्रांतीदल राष्ट्रीय अध्यक्ष , 
जळगाव , २ जून २०१६ . 

राकेश जाधव यांचेनेतृत्त्वाखाली चाळीसगाव येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात 
आलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


२९ 


वरील सण उत्सव तसेच निवडणुका व मोर्चा धार्मिक पालख्या शेतकरी 
आंदोलन हे प्रश्न लक्षात घेता सदर काळात कोणत्याही स्वरूपाच्या 
सार्वजनिक शांतता भंग होईल व कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहचेल 
अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जळगाव 
जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम आहे. तसेच जिल्ह्यात 
विविध जातीय धर्माचे बांधवांचे देखील सण उत्सव आहेत. सदरचे सण 
उत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरे केले जातात . त्याचप्रमाणे जळगाव 
शहरात हॉकर्सचे प्रश्न अद्यापपावेतो सुटलेले नसल्याने देखील विविध 
स्वरूपात निदर्शने करीत आहेत . 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत असून 
शेतकरी वर्ग तसेच आम जनता पाणी प्रश्नावरून ग्रासलेली आहे. त्यातच 
शेतकरी वर्गाला नुकसानभरपाई अद्यापपावेतो न मिळाल्याने आत्मदहन , 
आत्महत्या, विषप्राशन, गळफास असे प्रकार घडत आहेत. तसेच शासनाला 
देखील शेतकरी संघटना व विरोधीपक्ष हे वरील घटनांवरून वेठीत धरत 
आहेत. प्रसंगी उपोषण, मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन ते करीत 
आहेत . त्याचप्रमाणे शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही . यासाठी 
विविध कारणांवरून विविध खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्यावतीने 
उपोषण, संप असे कार्यक्रम करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक तत्त्वांकडून बाधित होण्याची 
शक्यत नाकारता येत नाही. तसेच जिल्ह्यात विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या 
कारणांसाठी राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत 
राहतील. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक १८ जून २०१६ चे सकाळी ०६. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १७ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे . 


राहुल मुंडके, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव जिल्ह्यात एक कॅबीनेट दर्जाचे मंत्री असून यांचे दौरे सुरू 
आहेत. सदर दौऱ्या दरम्यान विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणावरून 
कुरापती करून कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून 
कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १६ जून २०१६ च्या 
पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परिरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
जळगाव, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा. जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये : - - 


जळगाव , १७ जून २०१६. 


वाचले. - १. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 

२. कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग , अहमदनगर 

याचे पत्र क्रमांक मुपावि/प्रशा-५/६१४४/ २०१५, दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१५ . 


आदेश 


( अ ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब-१ / ३७१७/ २०१५. - ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , 
मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये मुळा उजव्या 
कालव्यावरील पाथर्डी शाखा कालवा हद्दीत नेवासा तालुक्यातील पाचुंदा , 
महालक्ष्मी हिवरे, माका व पाथर्डी तालुक्यातील आडगाव , कामतशिंगवे, 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


जवखेडे, खालसा व शेवगाव तालुक्यातील वाघोली तसेच मुळा उजवा ____ मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 
कालव्यावरील पाथर्डी शाखा कालवा वितरिका क्रमांक २ हद्दीत पाथर्डी 

आदेश 
तालुक्यातील जवखेडे दुमाला, कासार पिंपळगाव , जोड , मोहोज , हनुमान 
टाकळी, कोपरे व शेवगाव तालुक्यातील वडुले, गरडवाडी, डिंडेवाडी 

___ क्रमांक कार्या/ डीसी- ९ -ब-१/३४३ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 

यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/९५८/ २०१६ , दिनांक 
बहाणपूर आव्हाणे, मळेगाव या कालव्यावरील हद्दीत कलम १४४ लागू 

३ फेब्रुवारी २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
करणेबाबत विनंती केली आहे . 

अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व 
त्याअर्थी उपरोक्त सर्व बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेसाठी विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून मी , राजेंद्रकुमार । यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला फौजदारी प्रक्रिया कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जिल्ह्यात 
संहितेच्या कलम १४४ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये, 

सर्वत्र शासकीय शिवजयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. 


१. अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा उजव्या कालव्यावरील पाथर्डी शाखा 

कालवा हद्दीत नेवासा तालुक्यातील पाचुंदा , महालक्ष्मी हिवरे , माका 
व पाथर्डी तालुक्यातील आडगाव , कामतशिंगवे, जवखेडे खालसा व 
शेवगाव तालुक्यातील वाघोली तसेच मुळा उजवा कालव्यावरील 
पाथर्डी शाखा कालवा वितरिका क्रमांक २ हद्दीत पाथर्डी तालुक्यातील 
जवखेडे दुमाला, कासार पिंपळगाव, जोड, मोहोज, हनुमान टाकळी, 
कोपरे व शेवगाव तालुक्यातील वडुले, गरडवाडी ,डिंडेवाडी, ब-हाणपूर 
आव्हाणे , मळेगाव व कालव्यालगतच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारे 
वाहणाऱ्या पाण्यास अडथळा/ अटकाव निर्माण करण्यास, पाणी 
वळवण्यास व त्याचा उपसा करण्यास , फळ्या ( बर्गे) टाकण्यास 
प्रतिबंध करीत आहे. 


____ वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये 
विनंती केली आहे. 


तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे . 


२. अहमदनगर जिल्ह्याचे मुळा उजव्या कालव्यावरील पाथर्डी शाखा 

कालवा हद्दीत, मुळा उजवा कालव्यावरील पाथर्डी शाख कालवा 
वितरिका क्रमांक २ हद्दीत व कालव्यालगतच्या परिसरात येणाऱ्या 
गावांमध्ये जमाव करण्यास अगर निदर्शने करण्यास प्रतिबंध करीत 
आहे . 


( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


३. अहमदनगर मुळा उजव्या कालव्यावरील पाथर्डी शाखा कालवा 

हद्दीत , मुळा उजवा कालव्यावरील पाथर्डी शाखा कालवा वितरिका 
क्रमांक २ हद्दीत व कालव्यालगतच्या परिसरात आवर्तन नियोजितपणे 
सुरळीतरित्या पार पाडण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडणाऱ्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांना अटकाव करण्यास प्रतिबंध करीत आहे . 


( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


उपरोक्त आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरूद्ध भारतीय दंड विधानाच्या 

कलम १८८ नुसार कारवाई करणेत येईल . 
५ . सदरचा आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ पासून दिनांक २६ डिसेंबर 

२०१५ पर्यंत अंमलात राहील . 


राजेंद्रकुमार पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३१ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी , धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 
मनाई करीत आहे. 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . 
( क) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे, तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( दुर्वाचनीय), 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१६. 


(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक कार्या/ डीसी- ९-ब-१/ ७९६ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०२३/ २०१६ , दिनांक 
७ मार्च २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती , स्थानिक प्रश्नांच्या व 
विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक २३ मार्च २०१६ रोजी जिल्ह्यात हिंदू 
धर्मियांचा होळी हा सण साजरा करण्यात येणार आहे . 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 

(क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २३ मार्च 
फेब्रुवारी २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम 
३७ (१) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये 
विनंती केली आहे . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक ९ मार्च २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२३ मार्च २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , ८ मार्च २०१६ . 


तशी माझी खात्री झालेवरून मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 

सदर आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) अन्वये 

( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
क्रमांक कार्या/ डीसी-९-ब- १/ ११७१ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / २९७८ / २०१६ , दिनांक 

शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
५ मे २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार अहमदनगर 

आहे . 
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व विविध मागण्यांचे ( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 

( क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 

तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
तसेच दिनांक १४ एप्रिल २०१६ रोजी रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 

व्यक्ती. 
जयंती व दिनांक १५ एप्रिल २०१६ रोजी श्रीराम नवमी व दिनांक १९ एप्रिल 
२०१६ रोजी महावीर जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहेत . प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 

दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

२४ एप्रिल २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ५ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही व 
हद्दीत दिनांक १० एप्रिल २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक शिक्क्यानिशी दिला असे. 
२४ एप्रिल २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 

राजेंद्र पाटील, 
कलम ३७ (१) , (३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ७ मार्च २०१६ अन्वये 

अहमदनगर. 
विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर 

अहमदनगर , ५ एप्रिल २०१६ . 
जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) अन्वये 
( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 

___ क्रमांक कार्या/ डीसी-९-ब -१/ १३६८/ २०१६ . - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 

यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ३६१६/ २०१६ , दिनांक 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

२५ एप्रिल २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 

यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
करणे ; 

कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच कुकडी प्रकलपातून अहमदनगर जिल्ह्याकरिता 

पिण्याचे पाण्याचे आवर्तन दिनांक १६ एप्रिल २०१६ रोजी सोडण्यात आले 
( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 

आहे. त्याअनुषंगाने दक्षिण विभागातील शेतकरी त्यांचेमागणीप्रमाणे पाणी 
तयार करणे ; 

न मिळाल्यास आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात ___ शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार हद्दीत दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

१० मे २०१६ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 

कलम ३७ (१), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 

अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ७ मार्च २०१६ अन्वये विनंती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३३ 


आदेश 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 


अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), ( ३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणेकिंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब-१/१५५६/ २०१६ . - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ३९२३/२०१६, दिनांक 
६ मे २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसेच दिनांक २१ मे २०१६ रोजी बुद्धपौर्णिमा हा उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र 
साजरा करण्यात येणार आहे . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे , अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक १२ मे २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २६ मे 
२०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ६ मे २०१६ अन्वये विनंती 
केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 


आहे . 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 


( क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
१० मे २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २५ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे , अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


राजेंद्रकुमार पाटील, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २५ एप्रिल २०१६. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


पाईप टाकून मोटारीने अनधिकृत पाण्याचा उपसा करण्याचा प्रयत्न मोठ्या 
प्रमाणावर करणे संभव आहे. त्याकरिता निळवंडे धरण ते ओझर बंधारा 
दरम्यान प्रवरा नदीत व नदीच्या बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत आणि 
प्रवरा डावा व उजवा कालव्यावर दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत 
अकोले, संगमनेर, राहाता, राहुरी , श्रीरामपूर , नेवासा हद्दीत कलम १४४ 
लागू करणे आवश्यक आहे. 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . 
( क) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १२ मे २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २६ मे २०१६ 
रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


त्याअर्थी उपरोक्त सर्व बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेसाठी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मी , राजेंद्रकुमार 
पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला फौजदारी प्रक्रिया 
संहितेच्या कलम १४४ नुसार प्राप्त अधिकारान्वये , 
१. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण ते ओझर बंधारा दरम्यान 

प्रवरा नदीत व नदीच्या बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत आणि प्रवरा 
डावा व उजवा कालव्यावर दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत 
अकोले , संगमनेर , राहाता , राहुरी, श्रीरामपूर , नेवासा हद्दीतील 
कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारे वाहणाऱ्या 
पाण्यास अडथळा/ अटकाव निर्माण करण्यास , पाणी वळवण्यास व 
त्याचा उपसा करण्यास , फळ्या ( बर्गे) टाकण्यास प्रतिबंध करीत 
आहे . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ११ मे २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ११ मे २०१६ . 


वाचले . - १. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ 


२. अहमदनगर जिल्ह्याचे निळवंडे धरण ते ओझर बंधारा दरम्यान 

प्रवरा नदीत व नदीच्या बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत आणि प्रवरा 
डावा व उजवा कालव्यावर दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत 
अकोले , संगमनेर , राहाता, राहुरी, श्रीरामपूर , नेवासा हद्दीतील 
कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात येणाऱ्या गावांमध्ये जमाव 
करण्यास अगर निदर्शने करण्यास प्रतिबंध करीत आहे . 


२. कार्यकारी अभियंता, अहमदगनर पाटबंधारे विभाग , 

अहमदनगर याचे पत्र क्रमांक प्रशा-१/ २३२९/ २०१५, दिनांक 
१८ मे २०१६ . 


आदेश 


३. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण ते ओझर बंधारा दरम्यान 

प्रवरा नदीत व नदीच्या बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत आणि प्रवरा 
डावा व उजवा कालव्यावर दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत 
अकोले , संगमनेर , राहाता , राहुरी, श्रीरामपूर , नेवासा हद्दीतील 
कालवा व कालव्यालगतच्या परिसरात आवर्तन नियोजितपणे 
सुरळीतरित्या पार पाडण्याचे कर्तव्य व जबाबदारी पार पाडणाऱ्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांना अटकाव करण्यास प्रतिबंध करीत आहे . 


४. उपरोक्त आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या 

कलम १८८ नुसार कारवाई करणेत येईल . 


क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब-१/ १६४२/ २०१६. - ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , 
अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
भंडारदरा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्रात पिण्याचे पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने 
दिनांक २२ मे २०१६ ते २९ मे २०१६ या कालावधीत आवर्तन सोडण्याचे 
नियोजन असलेबाबत कळविले आहे. तसेच सध्या लाभक्षेत्रात उष्णतेची 
तीव्रता / दाहकता प्रचंड वाढल्यामुळे कालव्याचे कडेने व परिसरात पाणी 
पातळी अत्यंत कमी झालेली आहे. तसेच सदर कालावधीत वीजप्रवाह 
खंडीत केला तरीही जनरेटरद्वारे पाणी चोरी होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. कालव्याचे दोन्ही बाजूस मोठ्या प्रमाणावर वस्त्या झालेने पाणी 
चोरीस प्रतिबंध करणे अडचणीचे होणार असलेबाबत कळविले आहे . 
सध्याचे आवर्तन हे फक्त पिण्याचे पाण्याकरिता होणार असलेने कालव्याचे 
लाभक्षेत्रातील लाभधारकांकडून पाणी सोडण्याचेप्रक्रियेत बाधा तसेच सोडलेल्या 
पाण्याची चोरी होण्याची शक्यता आहे. तसेच रास्ता रोको, नदीत पाणी 
अडविणे, नदीमध्ये व कालव्यामध्ये ठिय्या मांडून बसणे, शासकीय कामात 
व्यत्यय आणणे, कालव्यावरील गेटची मोडतोड करून तसेच कालव्यामध्ये 


५ . सदरचा आदेश दिनांक २२ मे २०१६ पासून दिनांक २९ मे २०१६ 
पर्यंत अंमलात राहील . 

राजेंद्रकुमार पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १९ मे २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३५ 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) अन्वये 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


क्रमांक कार्या/ डीसी-९- ब-१/ १७०६/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ४३४६/ २०१६ , दिनांक 
२४ मे २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व विविध मागण्यांचे 
संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , 
मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 


(अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 


(क ) सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती. 


वरीलपार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक २८ मे २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक ११ जून 
२०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ (१), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २४ मे २०१६ अन्वये विनंती 
केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक २८ मे २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ११ जून २०१६ 
रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर . 


( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे, तलवारी, भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


अहमदनगर , २५ मे २०१६. 


आदेश 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 


( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; । 


क्रमांक कार्या/ डीसी- ९ - ब- १/ १९२० / २०१६. - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / ४८०५ / २०१६ , दिनांक 
१० जून २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व 
विविध मागण्यांचे संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक ७ जून २०१६ रोजीपासून मुस्लिम 
धर्मियांचे पवित्र रमजान महिनयाचे उपवासास सुरूवात झालेली आहे . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 


( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
व्यक्ती . 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १३ जून २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक २७ जून २०१६ 
रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक १३ जून २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक २७ जून 
२०१६ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ (१) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १० जून २०१६ अन्वये विनंती 
केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१६ रोजी माझे सही व 


राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १२ जून २०१६ . 


( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले , सुरे, बंदुका ,दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 


आदेश 


( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 


क्रमांक कार्या/ डीसी-९-ब-१/ १९२१ / २०१६ . - राज्यात पडलेल्या भीषण 
दुष्काळामुळे चारा व पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे . तसेच पावसाची 
अशाश्वती निर्माण झाल्याने जिल्ह्यामध्ये पाणी टंचाई व चारा टंचाई 
निर्माण झाली आहे . 


( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये मेंढ्या व शेळ्या यांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अतिशय 
गंभीर बनला असून धरणबुडीत क्षेत्रामध्ये शेळ्या व मेंढ्या चारण्यासाठी 
मेंढपाळ जातात त्यावेळी स्थानिक शेतकरी व मासेमार हल्ले करतात . 
मेंढपाळांसमोर त्यांचे पशुधन वाचविणे हे मोठे आव्हान झालेले आहे. 
त्यामुळे सदरचे पशुधन वाचविणेसाठी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होऊ नये म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अनिल कवडे, 
जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर खालील आदेश निर्गमित करत आहे . 


( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशीचित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 


( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


१. अहमदनगर जिल्ह्याचे हद्दीतील मोठे, मध्यम व तत्सम जलाशयांच्या 

धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात तसेच लाभ क्षेत्रात येणाऱ्या सरकारी व 
सार्वजनिक जागेमध्ये धनगर /मेंढपाळांना कोणत्याही इसमास/ स्थानिक 
समुदायास अडथळा करणेस प्रतिबंध करणेत येत आहे . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


२. उपरोक्त आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या 

कलम १८८ नुसार कारवाई करणेत येईल. 
३. सदरचा आदेश दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत अंमलात राहील. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 


अनिल कवडे, 
जिल्हादंडाधिकारी , 


आहे . 


अहमदनगर . 


(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका . 


अहमदनगर , २१ जून २०१६ . 


( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३७ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश 


प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ) कलम ३६ 
मधील पोट -कलम अ ते फ प्रमाणे खालीलबाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील. 


( अ) रस्त्यावरीलकिंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 
ठेवावी या विषयी निर्देश देणे ; 


क्रमांक जिविशा/ सणउत्सव / मनाई आदेश / ५१८ / २०१६. - ज्याअर्थी, 
नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजीपासून 
उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( १२ वी) सुरू होत असून 
सदरची परीक्षा ही दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजीपावेतो सुरू राहणार 
आहे. सदर परीक्षेच्या कालावधीत परीक्षार्थीसह पालक व नातेवाईक हे 
परीक्षा आवारात मोठ्या प्रमाणात गर्दी करून कॉपी पुरविण्याचा प्रयत्न 
करतात . परीक्षा कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व परीक्षाकेंद्रावर परीक्षार्थीचे 
नातेवाईक कॉपी पुरविण्यासाठी पोलिसांची नजर चुकवून परीक्षा केंद्रात 
अनाधिकृतपणे प्रवेश करून परीक्षार्थीना कॉपी करण्यासाठी प्रवृत्त करून 
तसेच गर्दीचा फायदा घेऊन मुलींची छेडखानीसारखे प्रकारसुद्धा तरूण 
मुलांकडून होऊन परीक्षा कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


(ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे ; 


( क ) सर्व मिरवणुकीच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजे अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास अर्चेच्यावेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा 
तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल 
अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 


( ड) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटावर सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा, 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 


तसेच नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सर्वत्र 
शासकीय शिवजयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. शासकीय 
शिवजयंती उत्सव नंदुरबार शहर , नंदुरबार तालुका , तळोदा, शहादा , 
अक्कलकुवा , नवापूरसह जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येऊन सदर 
उत्सवाचेदिवशी विविध शाळा/ महाविद्यालय राष्ट्रवादी काँग्रेस , संभाजी 
ब्रिगेड शाखा व काही हिंदूत्ववादी सार्वजनिक मंडळातर्फे छत्रपती शिवाजी 
महाराजांच्या प्रतिमेच्या मिरवणुका, शिवप्रतिमा पूजन , शिव पुतळा पूजन , 
शिवकुटुंब मेळावा इत्यादी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे . 
मिरवणुकीचे वेळी किंवा पूतळा पूजनाचे कार्यक्रमाचे वेळी घोषणाबाजीवरून , 
किरकोळ धक्का लागण्यावरून , बेछुट गुलाल फेकण्यावरून किंवा छेडछाट 
होणेवरू कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 
किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचे किंवा 
ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, 
बाबत निर्देश देणे ; 


( ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 

४० , ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास 
अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


त्याअर्थी, आगामी उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( १२ वी ) 
परीक्षा व शासकीय शिवजयंती या सण व उत्सवाचे दरम्यान नंदुरबार 
जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था व सुरक्षितता अबाधित 
राखण्याकरिता मी, महेश घुर्ये, पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार मला मुंबई 
पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा) अन्वये 
व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत 


आहे . 


यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 
लागू असे पर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात निवडणुका, जाहीर 
सभा, मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन , प्रभारी 
अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , 
सहायक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक किंवात्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
तारीख, वेळ , जागा , मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या 


दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ चे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 


सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१६ चे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ चे 
२४. ०० वाजेपावेतो लागू राहतील . 


राज्यांच्या सिमेला लागून असल्याने धुळे जिह्याचे परिसरात दहशतवादी 
संघटनेचे कार्यकर्ते आश्रयास येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दहशतवादी 
वास्तव्याकरिता काही अलिप्त रहिवाशी भागत वास्तव्य करून धुळे 
जिल्ह्याअंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य 
लोकांच्या जिवतिास धोका होईल . खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान 
होईल असे दहशतवादी / समाजविघातक कृत्ये करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. तसेच येणाऱ्या आगामी सण - उत्सव लक्षात घेता प्रतिबंधक 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 


सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 


सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा ) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 


होईल . 


हा आदेश माझे सहीशिक्यानिशी आज दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी 
दिला आहे . 


याकरिता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने धुळे जिल्हा 
अंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनीचेमालक , भाडेकरू अशा कोणत्याही 
घराचा / मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्ताचे 
संरक्षक , मंदिर , गुरुद्वार , चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा, हॉटेल, लॉजेस 
इत्यादीचे विश्वस्त / संचालक मंडळ चालक /मालक , जमिनी/ घर खरेदी / 
विक्री करणारे व्यवसायी चारचाकी/ दुचाकी वाहने खरेदी/विक्री करणारे 
व्यवसायी, फेरीवाले/सिमकार्ड विक्रेते/ सायबर कॅफे /भंगार खरेदी/विक्री 
करणारे व्यवसायी इत्यादी कार्यक्षेत्रात येणारे पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी 
यांना अशा मालमत्ता बाबतची व्यवहार / विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात 
देणे बंधनकारक राहील. 


महेश घुर्ये, 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ९ फेब्रुवारी २०१६ . 


वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / 

दहशतविरोधक विरोधी कक्ष/ जा. क्र . १२१/ २०१६ , दिनांक 
२१ मे २०१६. 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे 
सद्य:स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे. 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) व (३ ) 


आदेश 


त्याअर्थी, मी , अण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हादंडाधिकारी, धुळे फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१ ) व (३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व पोलीस 
स्टेशन हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाहीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १) व (३ ) 
लागू करीत आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक २५ मे २०१६ ते 
दिनांक ३० जून २०१६ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. सदर 
आदेशाची प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी करावी. 


क्रमांक ड/ कक्ष-३ /एमएजी-२ / कावि -९९६ / २०१६. - ज्याअर्थी, माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवादी विरोधी पथक 
तसेच गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार , दहशतवादी संघटना 
भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील गर्दीचेठिकाणे, धार्मिक स्थळे , महत्त्वाचे 
संस्था अशा ठिकाणी राष्ट्र विघातक , समाज विघातक कृत्य करणाऱ्याची 
शक्यता असून या अगोदर महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे या ठिकाणी दहशतवादी 
हल्ले / बॉम्बस्फोट झालेले आहेत. सध्या अतिशय जहाल अशा इसिस 
(ISIS) ही दहशतवादी संघटना जगात मोठ्या प्रमाणात घातपात करून 
तरूण वर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याकडे 
मोठ्या प्रमाणात तरूण वर्ग आकर्षित होत आहे . तसेच धुळे जिल्ह्यात 
यापूर्वी जातीय दंगली घडलेल्या असून दहशतवादी त्याचा फायदा घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच धुळे जिल्हा हा मध्यप्रदेश , गुजरात 


सदरचा आदेश हा दिनांक २३ मे २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे, २३ मे २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


३९ 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि - ७/ शांताबाई पॅकेजिंग महि . अभि . / क. २१ / आदेश/ ११४०/ सन 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये शांताबाई पॅकेजिंग महिला अभिनव 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , योगेश अपार्टमेंट सोसायटी, शॉपींग सेंटर , 
सातपूर , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / जीएनएल/ ३५३ / सन २००२, दिनांक २७ मार्च २००२ ) ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि -७/ साईद्वारकामाई बहुउद्देशीय/ क. २१ / आदेश/ ११४३ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये साईद्वारकामाई बहुउद्देशीय सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, प्लॉट नंबर २८ , सर्व्हे नंबर ८८५/ अ/ २, 
राजीवनगर, सिडको, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ५२४४ / सन २०१० , दिनांक १३ जुलै २०१० ) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
आदेश 

क्रमांक वि-७/ लोकनेते श्री छाजेड स्वयं /क. २१ / आदेश / ११४५ / सन २०१६. 
क्रमांक वि - ७/ सोमेश्वर महिला स्वयं ./ क . २१/ आदेश/ ११४१/ सन ___ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये लोकनेते श्री . जयप्रकाश छाजेड 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सोमेश्वर महिला स्वयंरोजगार 

स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रविवार पेठ, साईबाबा 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, थत्तेनगर , गंगापूर रोड , नाशिक , तालुका 

मंदिरासमोर, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ३८५/ सन 

एनएसके / जीएनएल/ ४२४१/ सन २००५, दिनांक २० मे २००५) ह्या संस्थेची 
२००३ , दिनांक २१ एप्रिल २००३ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 

नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 

संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

असण्याचे बंद होईल. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि - ७/ लक्ष्मी बहुउद्देशीय स्वयं ./ क . २१ / आदेश /११४२/ सन २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये लक्ष्मी बहुउद्देशीय स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , विनायक अपार्टमेंट, राजे शिवाजी केंद्राजवळ , 
तिडके कॉलनी , नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / जीएनएल / ४२५५/ सन २००६, दिनांक ३० नोव्हेंबर २००६) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि-७/ सह्याद्री स्वयं ./ क . २१ / आदेश/ ११४६ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये सह्याद्री स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
भिमनगर, टाकळीरोड , दसक , जेलरोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
(नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/ ३६२/ सन २००२, दिनांक ६ 
ऑगस्ट २००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -७ /विघ्नहर स्वयं . / क. २१ / आदेश/११४७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये विघ्नहर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
विश्वेश्वर अपार्टमेंट , कॅनडा कॉर्नर , लिंक रोड , शरणपूर , नाशिक , 
तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / 
४२८७/ सन २००८ , दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि - ७/रमाई बहुउद्देशीय/ क. २१ / आदेश / ११५० / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक, तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये रमाई बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
गोवर्धन , गंगापूर , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / जीएनएल/ ५२५० / सन २०११, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०११) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि- ७/ समृद्धी बहुउद्देशीय / क. २१/ आदेश/ ११३९ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये समृद्धी बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, समतानगर , आगार टाकळी, पोस्ट गांधीनगर , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/ ५३२१/ सन 
२०१२, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१२ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक वि -७/ सुविधा लक्ष्मण स्वयं ./ क. २१/ आदेश/ ११५१ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सुविधा स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, घर नंबर ९९४, मुक्काम पोस्ट शिंदे, नाशिक , तालुका-जिल्हा 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ३७० / सन २००२ , 
दिनांक १६ जानेवारी २००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि-७/ एकता स्वयंरोजगार / क. २१ / आदेश / ११४८/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये एकता स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , घर नंबर ३०७३ , मोठाराजवाडा, काळे चौक , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ४२६१/ सन 
२००७, दिनांक २४ मे २००७) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे . असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक वि-७/ स्वामी समर्थ महि . बहु ./ क . २१ / आदेश /११५२/ सन २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये स्वामी समर्थ महिला बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ३३/ एल/ ८३/०२, सह्याद्रीनगर , सिडको, 
नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
जीएनएल/ ५२४३/ सन २०११, दिनांक १३ जुलै २०११) ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


४१ 


आदेश 
क्रमांक वि - ७/ प्रास्पे अॅग्रोटेक मल्टीपर्पज / क .२१ / आदेश/ ११५३/ सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये प्रॉस्पेक्टिव्ह अॅग्रोटेक मल्टीपर्पज 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, शॉप नंबर २४ , साई अपार्टमेंट , जुना 
आडगाव नाका, पंचवटी , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / ५३३६ / सन २०१४ , दिनांक २३ जून २०१४) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -७/ सप्तश्रृंगी स्वयंरोजगार / क. २१ / आदेश/११५७/ सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सप्तश्रृंगी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, ४ , मंगलापार्क , प्रकाश हॉटेलचे मागे, गोविंदनगर , नाशिक , 
तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ जीएनएल / 
४२०८ / सन २००४ , दिनांक ११ ऑगस्ट २००४ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन 
झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -७/ संजीवनी महिला बहु ./ क. २१/ आदेश / ११५४ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये संजीवनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित, १३, पटेल अव्हेन्यु , चांडक सर्कल, सिडको कॉलनी, 
नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके । 
जीएनएल/ ४२६३/ सन २००५, दिनांक २७ जून २००५) ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि- ७/ सहयोग स्वयंरोजगार / क. २१ / आदेश / ११५८ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सहयोग स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , आनंदवली, गंगापूर रोड , मंडलीकवाडा , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ ४२१२/ सन 
२००४, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००४) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि - ७/ अर्णव स्वयंरोजगार / क . २१ / आदेश/११५५/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये अर्णव स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, ७, शारदा पार्क , आदर्शनगर , रामवाडी, पंचवटी , नाशिक 
तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / 
४२२० / सन २००५, दिनांक ११ जानेवारी २००५) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 


क्रमांक वि -७ /विघ्नहर्ता स्वयंरोजगार / क . २१ / आदेश/ ११५९ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये विघ्नहर्ता स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , गंगाराम महंत गाळा नंबर ७ , म्हसोबा लेन , 
रविवार पेठ , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / जीएनएल/ ५३२२/ सन २०१२, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१२) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक वि - ७/ श्री कैलाश/ क . २१/ आदेश/ ११६०/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक, तालुका- 
नाशिक या आदेशान्वये श्री कैलाश सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, फ्लॅट 
नंबर १ , संदिप अपार्टमेंट , तुळजा रेस्टॉरन्टमागे, त्र्यंबक नाका, नाशिक 
तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / 
४२०९ / सन २००४, दिनांक ३० ऑगस्ट २००४ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि- ७/ श्री लक्ष्मी बहुउद्देशीय / क. २१ / आदेश/ ११६५/ सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये श्री लक्ष्मी बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, जमुना सोसायटी , मोरंबी टाईल्ससमोर , पेठ रोड , पंचवटी, 
नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके । 
जीएनएल/ ३४४/ सन २००१, दिनांक १० ऑक्टोबर २००१ ) ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि - ७/ समर्थ स्वयं ./ क .२१/ आदेश/११६२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये समर्थस्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
लक्ष्मीबाई देवरे भवन , गंगापूर रोड, नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ जीएनएल/ ३२२ / सन २००० , दिनांक ६ । 

ऑक्टोबर २००० ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -७/ राजअभिनव बहु./क. २१ / आदेश / ११६८/ सन २०१६. -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये राज अभिनव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, सिडको, एन- ४१/ एफ / ३ /१/०७, साईबाबानगर , नवीन सिडको , 
नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके 
जीएनएल / ४३०७/ सन २००९ , दिनांक २१ मे २००९) ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि- ७/ जय जनार्दन प्लंबिंग / क. २१/ आदेश/ ११६३ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये जय जनार्दनप्लंबिंग सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , खरबंदा पार्क , द्वारका चौक , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल/ ४२०२/ सन २००४, दिनांक 
१६ एप्रिल २००४) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि - ७ / अंजनीमातावृक्ष/ क .२१/ आदेश/ ११७० / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात 
घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका 
नाशिक या आदेशान्वये अंजनीमाता वृक्षसंवर्धन सहकारी संस्था मर्यादित , 
अंजनेरी , तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / जीएनएल / ३११/ सन १९९९ , दिनांक १२ ऑक्टोबर १९९९ ) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


४३ 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि - ७/ सुशोभाइलेक्ट्रीकलकामगार / क . २१ / आदेश/ ११७१ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सुशोभा इलेक्ट्रीकल कामगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, सिडको ऑफिससमोर , लेखानगर, सिडको , 
नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
जीएनएल/ १६७६/ सन २००० , दिनांक ९ जून २००० ) ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे । 
विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि - ७/फुलेशाहूआंबेडकर / क. २१/ आदेश/ ११७५ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये फुले शाहु आंबेडकर सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , २ि७०१, संत नामदेव पंथ, काझीपुरे , पुणे नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल/ ३६१/ सन 
२००२, दिनांक ३० जुलै २००२ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 

क्रमांक वि - ७/ श्री साईस्वयंरोजगार / क . २१ / आदेश/११७६ / सन २०१६ . 
क्रमांक वि -७/रेणुका बहु. / क. २१/ आदेश /११७२ / सन २०१६. - महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी विचारात विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका तालुका- नाशिक या आदेशान्वये श्री साई स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
नाशिक या आदेशान्वये रेणुका बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ___ मर्यादित, प्लॉट नंबर ४ , कामना को - ऑप. हौसिंग सोसायटी , भिमनगर , 
शिलापूर , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके 
जीएनएल/ ५२५३/ सन २०११, दिनांक २० एप्रिल २०११) ह्या संस्थेची नोंदणी जीएनएल/ ३६५/ सन २००२ , दिनांक ६ सप्टेंबर २००२) ह्या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे । रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 

बंद होईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६. 

नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि - ७/ एकलव्यअनुजातीजमा .स्वयं. / क. २१ / आदेश/ ११७३/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये एकलव्य अनुसूचित जाती जमाती 
स्वयंरोजगार व बहउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ६१, उत्कर्षनगर , 
त्र्यंबकरोड, पीटीसीसमोर, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके / जीएनएल/ ४२०९ / सन २००४, दिनांक १ नोव्हेंबर २००४ ) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि- ७/ संतगाडगेबाबा स्वयं ./क. २१ / आदेश / ११७७/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये संत गाडगेबाबा स्वच्छता स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , जुनी ई - १ , औष्णिक विद्युत केंद्र , एकलहरा 
वसाहत , नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / जीएनएल/ ४२७३ / सन २००७, दिनांक २१ ऑगस्ट २००७) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक वि - ७/ परिवर्तनमागासस्वयं. / क. २१ / आदेश/ ११७८ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका- नाशिक या आदेशान्वये परिवर्तन मागासवर्गीय स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, स्वारबाबानगर , सिद्धार्थ चौक , रावनिवास मागे , 
सातपूर , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / जीएनएल/ ४२७८ / सन २००७, दिनांक ४ ऑक्टोबर २००७) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -५ /शिवपार्वती सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/१४७२ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये शिवपार्वती महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, कामटवाडे, सिडको, नाशिक , तालुका-जिल्हा 
नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५१४ / सन 
१९९९ , दिनांक २९ जुलै १९९९) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ५ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि -७/ रामरहिम स्वयंरोजगार / क. २१ / आदेश/ ११८० / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका - नाशिक या आदेशान्वये रामरहिम स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , बाजार समिती, पेठ रोड , लाईन नंबर २ , गाळा नंबर ५ / 
१ , नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
जीएनएल / ४०० / सन २००४ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००४ ) ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि - ५ / जय भगवती / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ १४७३ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये जय भगवती औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिकरोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ५२४१/ सन २०१० , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१० ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ५ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि - ७/ गजानन महाराज नागरिक / क .२१/ आदेश/ ११८१/ सन २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये गजानन महाराज नागरिक सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , लक्ष्मीनारायण मंदीर ट्रस्ट , आंबेडकरनगर 
कॉलनी, रेडक्रॉस , नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके / जीएनएल / ३६० / सन २००२, दिनांक २० जुलै २००२) ह्या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि- ५/ जय सरस्वती / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१/ आदेश/१४७४ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये जय सरस्वती औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , कामटवाडे, सिडको, नाशिक , तालुका-जिल्हा 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/पीआरडी/( आय)/३५८/ सन १९९३ , 
दिनांक १८ ऑगस्ट १९९३) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कायालयान मुद्रसह दिला अस . 
नाशिक, ५ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


४५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ रोहिदास/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/१४७५/ 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये रोहिदास औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिकरोड , नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय )/ १५०४/ सन १९९८ , 
दिनांक ४ जून १९९८ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/रमाई सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/ १४८०/ सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये रमाई महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके/पीआरडी/( आय)/ ३९८ / सन १९९६, दिनांक १९ ऑगस्ट 
१९९६) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि -५/ जयंती सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/ १४७८ / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये जयंती महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिकरोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी /( आय)/ १५०४/ सन १९९८ , दिनांक 
४ जून १९९८) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


क्रमांक वि -५ /पद्मावती सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/ १४८१ / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये पद्मावती महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , नाशिक , तालुका- जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी/( आय)/३५०/ सन १९९३, दिनांक १९ 
एप्रिल १९९३ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक, ८ मार्च २०१६ . 


नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ धनश्री सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१/ आदेश/१४७९ / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये धनश्री महिला लघुउद्योग सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिकरोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/३५७/ सन १९९३, दिनांक १८ 
ऑगस्ट १९९३ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/स्फुर्ती/ सह . संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ १४८२/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वयेस्फुर्ती महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनएसके / पीआरडी/ ( आय)/ ३४१/ सन १९९३, दिनांक १५ फेब्रुवारी १९९३) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/मंजुळाबाई सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/ १४८३ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये मंजुळबाई महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, सिडको, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/ ( आय)/ १५४२ / सन २००३, दिनांक २५ 
एप्रिल २००३) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक वि - ५/शिवकिर्ती सह. संस्था / नोंदणी रद्द / क .२१/ आदेश/ १५१४/ 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये शिवकिर्ती महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिकरोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
(नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५०७/ सन १९९७, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९७) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि- ५/ राणीलक्ष्मी सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश /१४८४ / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये राणी लक्ष्मीबाई महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , नाशिक , तालुका -जिल्हा 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/पीआरडी /( आय)/३३२ / सन १९९२ , 
दिनांक ९ नोव्हेंबर १९९२ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/ गणेश सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश / १५१५ / सन 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये गणेश महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके/पीआरडी/ ( आय)/ १५०२/ सन २००२, दिनांक १९ फेब्रुवारी २००२) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -५/त्रिशक्ती सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश / १५१३ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये त्रिशक्ती महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५३९ / सन २००२, दिनांक १६ ऑगस्ट 
२००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


क्रमांक वि -५/ क्रांतीज्योती सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१/ आदेश/ १५१६/ 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये क्रांती ज्योती महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , पंचवटी , नाशिक , तालुका - जिल्हा 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी/ ( आय)/१५२५/ सन 
२००१, दिनांक ३ ऑगस्ट २००१) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


४७ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/शिवपुजा सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/१५१७ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये शिवपुजा महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पंचवटी , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/ ( आय)/१५३३ / सन २००२ , दिनांक १५ 
एप्रिल २००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


क्रमांक वि - ५/ म.विकास सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/१५२० / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये महिला विकास औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पंचवटी, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ ३१३/ सन १९९० , दिनांक 
५ जून १९९०) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


__ सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ अनिता सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/१५१८ / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये अनिता महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, पंचवटी, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/पीआरडी/( आय)/१५२२/ सन २०००, दिनांक १४ डिसेंबर 
२००० ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -५/ आदर्श म . सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१/ आदेश/ १५२१/ 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये आदर्श महिलाऔद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पंचवटी, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी /( आय) / १५०८/ सन १९९८, दिनांक 
३१ ऑक्टोबर १९९८ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५ / आळंदी सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/ १५१९ / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये आळंदी महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , वाडगाव , नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/ पीआरडी/( आय)/१५१६ / सन १९९९, दिनांक २४ डिसेंबर 
१९९९) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक वि - ५/ कुलस्वामिनी सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/ १५२२ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये कुलस्वामिनी महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, वडाळा , नाशिक , तालुका - जिल्हा 
नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / पीआरडी/( आय)/१५३६ / सन 
२००२ , दिनांक २१ जून २००२ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ माऊली/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/१५२१ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये माऊली महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक, तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके/पीआरडी/( आय)/ ४५३७ / सन २००६, दिनांक २९ ऑक्टोबर २००६ ) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/ कल्याणी/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/१५२३/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये कल्याणी महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , सिडको, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/पीआरडी/( आय)/१५०६/ सन १९९८, दिनांक १४ ऑगस्ट 
१९९८) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि - ५ / र . आं. मागास सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१/ आदेश/ १५२२ / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये रमाबाई आंबेडकर मागास 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , पंचवटी, नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी /( आय)/ ३८५/ 
सन १९९५ , दिनांक १२ जून १९९५ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक वि - ५/ कमलानेहरू/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/ १५२४ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
___ मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये कमला नेहरू मागास 

औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ ३३१/ सन १९९२ , दिनांक 
१५ जून १९९२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ इच्छामणी/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/१५२३ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका-नाशिक या आदेशान्वये इच्छामणी वीट उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी /( आय)/३७० / सन १९९४, दिनांक १९ ऑगस्ट 
१९९४) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/ गायत्री/ सह. संस्था / नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ १५२४ / सन 
२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके /पीआरडी /( आय)/ ५४३/ सन १९९२, दिनांक १७ मार्च १९९२) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


४९ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ मनपसंत / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश / १५२५ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये मनपसंत गारमेंट औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिकरोड , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ १५४० / सन २००२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/ स्नेहवर्धिनी/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१ / आदेश/ १५२६ / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये स्नेहवर्धिनी महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , पेठ रोड , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५३१ / सन २००२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ गृहलक्ष्मी सह . संस्था/ नोंदणी रद्द / क . २१/ आदेश/ १५२५ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी । 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये गृहलक्ष्मी महिला लघुउद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक रोड, तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/३८४/ सन १९९५, दिनांक १३ 
जानेवारी १९९५) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


क्रमांक वि - ५/ शितल / सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/ १५२७/ सन 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये शितल महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक रोड, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके /एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३९८ / सन १९९६ , दिनांक १९ 
ऑगस्ट १९९६ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ श्री महिला/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ १५२६ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये श्री महिला हितवर्धिनी 

औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/पीआरडी /( आय)/ ३९६/ सन १९९६, दिनांक 
२४ जून १९९६) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/ मधुमालती/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ १५२७/ 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये मधुमालती औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पंचवटी , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके / पीआरडी/( आय)/१५२६/ सन २००१, दिनांक ४ 
सप्टेंबर २००१) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक वि - ५/ जागृती / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/१५२८ / सन क्रमांक वि- ५/ सह . संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/१५३१/ सन २०१६ . 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील __ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , । तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये जागृती महिला औद्योगिक सहकारी नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये स्त्री शक्ती महिला औद्योगिक 
संस्था मर्यादित, पंचवटी , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / पीआरडी/( आय)/ १५२३/ सन २००१ , दिनांक १८ एप्रिल एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/१५२४ / सन २००१, दिनांक ३१ मे २००१ ) 
२००१ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व ___ सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 

नाशिक , १६ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि- ५/ अंजली/ सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/ १५२८ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये अंजली महिलाऔद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ४५३० / सन २००५ , दिनांक ६ जून २००५) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -५/ मातोश्री/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश /१५३२/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये मातोश्री महिला व्यापारी व औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ४५३२/ सन २००५ , दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२००५) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , १६ मार्च २०१६. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि -५/ सह. संस्था / नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/ १५२९ / सन २०१६ . क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/ १५३३ / सन २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील __ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये रामचंद्र औद्योगिक सहकारी नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये तुळजाभवानी महिला व्यापारी व 
उत्पादक संस्था मर्यादित, नाशिकरोड, १७, शरयुदर्शन हौसिंग सोसा., औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
जेल रोड , नाशिकरोड, तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५०७/ सन १९९७, 
एनएसके /पीआरडी/( आय)/ १५२१/ सन २००० , दिनांक १ डिसेंबर २००० ) दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९७) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

नाशिक , १६ मार्च २०१६ . 
नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ आकांक्षा/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश / १५३४ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये आकांक्षा महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एनएसके/पीआरडी/( आय)/ १५३८ / सन २००२, दिनांक १७ जुलै २००२) ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 


क्रमांक वि -१/पार्श्वनाथ हौ . सो ./ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/१४४४/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वयेपार्श्वनाथ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एचएसजी/टीसी/ ५०१७/ सन २००८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २००८ ) 
ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ३ मार्च २०१६ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , १६ मार्च २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५ / उत्कांती/ सह. संस्था / नोंदणी रद्द / क. २१/ आदेश/ १५३५/ सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये उत्कांती महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, गोवर्धन, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३२२/ सन १९९१, दिनांक १५ जून 
१९९१) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , १६ मार्च २०१६ . 


क्रमांक वि - ५/ सह . संस्था / नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ १४६१ / सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, सिडको, नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ १५१३/ 
सन १९९८ , दिनांक १८ डिसेंबर १९९८ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, ५ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ वैष्णवदेवी / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ १५३६ / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये वैष्णवदेवी वीट उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पळसे , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३७२ / सन १९९४, दिनांक 
१९ ऑगस्ट १९९४) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, १६ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५/मातंगसमाज/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/१४६२ / 
सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये मातंग समाज बांबू उत्पादक 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका - जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी /( आय)/३०८/ सन १९८६, दिनांक 
११ डिसेंबर १९८६) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, ५ मार्च २०१६ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


सदरमा 


आदेश 

२००६) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 

तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
क्रमांक वि - ५/प्रियंका/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क .२१/ आदेश /१४६३/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 

निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक, सहकारी संस्था , सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये प्रियंका गांधी महिला औद्योगिक कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
सहकारी संस्था मर्यादित , पंचवटी, नाशिक, तालुका -जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 

नाशिक , ५ मार्च २०१६. 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय) /१५२७/ सन २००१, दिनांक २० 

ऑक्टोबर २००१) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात 

आदेश 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

क्रमांक वि - ५/ आधारशिला/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/१४६५ / 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व सन २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
नाशिक , ५ मार्च २०१६. 

संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये आधार शिला महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , पंचवटी , नाशिक , तालुका- जिल्हा 

नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३६३/ सन १९९४ , 
आदेश 

दिनांक ३१ जानेवारी १९९४ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 

देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे 
क्रमांक वि - ५/ संजिवनी सह. संस्था / नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ १४९४ / 

समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये संजिवनी महिला औद्योगिक कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 

नाशिक , ५ मार्च २०१६ . 
एनएसके / एनएसके /पीआरडी /( आय)/१५२१ / सन २००० , दिनांक १ डिसेंबर 
२००० ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 

आदेश 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

क्रमांक वि -५/ सह . संस्था/नोंदणी रद्द / क. २१/ आदेश / १४६६/ सन २०१६ . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक , 
नाशिक , ५ मार्च २०१६ . 

तालुका - नाशिक या आदेशान्वये नाशिक औद्योगिक सहकारी खनिज तेल 

खरेदी-विक्री संस्था मर्यादित, नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक (नोंदणी 

क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी /( आय)/ ३०३/ सन १९८५ , दिनांक 
आदेश 

२९ जानेवारी १९८५ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
क्रमांक वि - ५/ सह . संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/१४६४ / सन 

असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे 

समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये श्री सिद्धीविनायक अपंग महिला ____ कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक - २ , हिलटॉप प्रसाद मंगल 

नाशिक , ५ मार्च २०१६ . 
कार्यालयाजवळ, गंगापूर रोड, तालुका- जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक 
एनएसके /एनएसके / पीआरडी/( आय ) ४५९३/ सन २००६ , दिनांक १८ एप्रिल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५३ 


आदेश 


आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नाशिक , ५ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था / नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ १४६७/ सन 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये वाल्मीक मागासवर्गीय औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , द्वारका, तालुका- जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी /( आय)/ ३७८ / १९९४ , दिनांक १९ 
ऑक्टोबर १९९४ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व । 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नाशिक , ५ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१ / आदेश/ १४७१/ सन २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका - नाशिक या आदेशान्वये अयोध्या महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, श्रमिकनगर , सातपूर , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
(नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३८३/ सन १९९५, दिनांक 
५ जानेवारी १९९५ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून 
या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक वि- ५/ छ . शाहू.म. / सह. संस्था/ नोंदणी रद्द/ क . २१ / आदेश/ १४६९/ 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये छत्रपती शाहू महाराज 
मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , पंचवटी, नाशिक, तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ५२४० / 
सन २०१० , दिनांक १३ - १४ - २०१० ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


नाशिक, ५ मार्च २०१६. 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ५ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -५ /पंचवटी/ सह. संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१/ आदेश /१४७५/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये पंचवटी विट उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित ,पंचवटी , नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके/ पीआरडी/( आय)/३३१ / सन १९९२, दिनांक ९ नोव्हेंबर 
१९९२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक वि -५/ आदिमाया सह . संस्था/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश /१४७० / 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये आदिमाया आदिवासी 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, पेठ रोड , नाशिक , तालुका 
जिल्हा नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/( आय )/३४३ / 
सन १९९२, दिनांक १ मार्च १९९२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 


नाशिक, ५ मार्च २०१६ . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/ सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश /१४७६ / सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी, उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका- नाशिक या आदेशान्वये दिपलक्ष्मी महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , भगुर , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय)/१५११/ सन १९९९, दिनांक १५ एप्रिल 
१९९९ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या आदेशाचे 
तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ५ मार्च २०१६. 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके / आरएसआर/ सीआर/१५६६/ सन २०१६ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , तालुका नाशिक याद्वारे जाहीर 
करतात की , पूर्वा केमटेक प्रा. लि . एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, प्लॉट नंबर एम -११३, एम. आय. डी . सी ., अंबड, तालुका-जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे. 


आदेश 


नाशिक , १५ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - ५/मॉसाकॅफि / सह. संस्था / नोंदणी रद्द/ क. २१ / आदेश/१४८५/ 
सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, नाशिक , तालुका - नाशिक या आदेशान्वये मॉ साहेब कॅटल फिल्ड 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक , तालुका- जिल्हा नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / पीआरडी/( आय)/४५९२/ सन २००५ , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २००५ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५६५० / सन 
२०१६ . - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक, तालुका नाशिक याद्वारे 
जाहीर करतात की, नियोजित सिद्धेश प्राईड को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४५१/ 
१ / १९ + २० , प्लॉट नंबर १९ + २० क्षेत्र ४९५. ५० चौ . मी . ही मिळकत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी संस्था 
असे आहे . 


आदेश 


क्रमांक वि - ५ / सह . संस्था/ नोंदणी रद्द/ क .२१/ आदेश/ १४८६/ सन 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी, फयाज मुलाणी, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक, तालुका- नाशिक या आदेशान्वये रेणुकामाता महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित, एकलहरे , तालुका-जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/( आय)/ ३३५/ सन १९९२, दिनांक २७ 
नोव्हेंबर १९९२) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 


फयाज मुलाणी, 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , 
नाशिक तालुका, नाशिक . 


___ नाशिक , १९ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ सहकारी संस्था/ क. २१/ आदेश / १३९ / सन २०१५ .- मी , सविता 
प्र . शेळके, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की ,सिद्धेश्वर आदिवासी 
औद्योगिक विट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सावरपाडा , तालुका 
कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन / । 
११५२ / सन २००९ , दिनांक २२ जानेवारी २००९ ) नोंदणी रद्द करीत असून 
सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि - q/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश / २२१/ सन २०१५ .- मी , सविता 
प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो) , कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , कन्सारा संयुक्त 
वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित , जामले ( हा ), तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ जनरल / 
११०६/ सन २००२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २००६) नोंदणी रद्द करीत असून 
सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - q/ सहकारी संस्था / क. २१/ आदेश/१४२/ सन २०१५.- मी , सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , गुंदेश्वर आदिवासी 
औद्योगिक विट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , दळवट , तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ पीआरडी/ 
( आय)/ ११४८ / सन २००५, दिनांक २६ डिसेंबर २००५) नोंदणी रद्द करीत 
असून सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि-१ / सहकारी संस्था / क . २१ / आदेश/२६० / सन २०१५. - मी, सविता 
प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो) , कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , आशापुरी महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, कळवण , तालुका कळवण, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ जनरल/ ११३७/ 
सन २००० , दिनांक ३० सप्टेंबर २०००) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 


सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि-q/ सहकारी संस्था/ क. २१/ आदेश / २१३ / सन २०१५.- मी , सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , इंद्रप्रस्थ कन्हेरवाडी 
संयुक्त वण व्यवस्थापक सहकारी संस्था मर्यादित, कन्हेरवाडी , तालुका 
कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन / 
जनरल /११०८ / सन २००२, दिनांक ११ जानेवारी २००२) नोंदणी रद्द करीत 
असून सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि-१/ सहकारी संस्था / क. २१/ आदेश / २६८/ सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , कनाशी आदिवासी 

औद्योगिक विट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कनाशी , तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ ११२४ / 
सन १९९३, दिनांक २२ डिसेंबर १९९३) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 
___ सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


कळवण, १७ फेब्रुवारी २०१६. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश / २७६ / सन २०१५ .- मी , सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , श्री गुरुकृपा स्वयंरोजगार 
नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कळवण, तालुका कळवण, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ जनरल /११३८/ 
सन २००० , दिनांक १९ ऑक्टोबर २०००) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 

सदर आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक वि -q/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश/ ३००/ सन २०१५ . - मी , सविता 
प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , सोमेश्वर आदिवासी 

औद्योगिक विट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नाळीद, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन / ११४६/ 
सन २००५, दिनांक २९ जून २००५ ) नोंदणी रद्द करीत असून सदर संस्था 
आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


कळवण , २० फेब्रुवारी २०१६. 


कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि-q/ सहकारी संस्था / क. २१ / आदेश / २८४/ सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , स्वस्तिक बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , कळवण, तालुका कळवण , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके केएलएन/ जनरल/ १११८/ सन २००६, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २००६ ) नोंदणी रद्द करीत असून सदर संस्था आदेशाच्या 
तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही . 


क्रमांक वि - १/ सहकारी संस्था/ क. २१/ आदेश / ३०२/ सन २०१५. - मी , सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की, श्री कृष्ण संयुक्त 
वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित , दरेगाव ( हा ), तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके केएलएन/ जनरल / 
१११७/ सन २००६ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००६ ) नोंदणी रद्द करीत असून 
सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


सदर आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


कळवण , २० फेब्रुवारी २०१६ . 


कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि-१/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश/ २९२ / सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , स्वामी समर्थ आदिवासी 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, सुकापुर , तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके केएलएन/ एलएफटी / 
११२३/ सन २००७, दिनांक ३० ऑगस्ट २००७) नोंदणी रद्द करीत असून 
सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 


क्रमांक वि -q/ सहकारी संस्था /क. २१ / आदेश/ ३१६ / सन २०१५. - मी , सविता 
प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , तनिशा महिला 

औद्योगिक विट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , मानूर , तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके केएलएन / पीआरडी / 
( आय)/११५०/ सन २००६ , दिनांक १८ मार्च २००६) नोंदणी रद्द करीत 
असून सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 


सदर आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


सदर आदेश आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


कळवण , २० फेब्रुवारी २०१६ . 


कळवण , १७ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५७ 


आदेश 


क्रमांक वि-१/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश/ ३३७ / सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , आईसाहेब संयुक्त 
वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित, आठंबे, तालुका कळवण , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/ जनरल/ १११० / 
सन २००२, दिनांक १६ एप्रिल २००२) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , ज्ञानसंपदा कोचिंग 
क्लासेस व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , भुसणी, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन/१११३/ 
सन २००२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २००२) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 
कळवण, ३ मार्च २०१६ . 


आदेश 


कळवण, ३ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि -q/ सहकारी संस्था / क. २१/ आदेश / ३४५/ सन २०१५. - मी , सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , गिरणा हातगाडीवरील 
किरकोळ माल विक्रेत्यांची सहकारी संस्था मर्यादित, कळवण, तालुका 
कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन / 
११३६/ सन २००० , दिनांक १४ सप्टेंबर २००० ) नोंदणी रद्द करीत असून 
सदर संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 
कळवण , ३ मार्च २०१६ . 


क्रमांक वि-q/ सहकारी संस्था/ क. २१/ आदेश / ३६९/ सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , अनिरुद्ध बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मोकभणगी, तालुका कळवण , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ केएलएन/ जनरल/१११९ / 
सन २००७, दिनांक ६ मार्च २००७) नोंदणी रद्द करीत असून सदर संस्था 
आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 
___ सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे. 


कळवण , ३ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि - q/ सहकारी संस्था/ क. २१/ आदेश/ ३५३/ सन २०१५ .- मी , सविता 
प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , चेतना आदिवासी 
सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , अभोणा, तालुका कळवण , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची (नोंदणी क्रमांक एनएसके / केएलएन /११२१ / 
सन २००७, दिनांक १३ एप्रिल २००७) नोंदणी रद्द करीत असून सदर 
संस्था आदेशाच्या तारखेपासून अस्तित्वात राहणार नाही. 

सदर आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह दिला असे . 
कळवण , ३ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -१/कळवण बु./ कलम ७३ - क/ अ /( १) ७८ ( १)/ सन २०१६ .- मी , 
सविता प्र . शेळके, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण , 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३कअ(१)( सात) 
व कल ७८ ( १ ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून आदेश देते की , 
श्री . राजेंद्र जगन्नाथ पगार यांना कलम ७३ कअ (१)( सात ) अन्वये कळवण 
बु. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कळवण, तालुका 
कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या संचालक पदावर अपात्र ठरवून 
कलम ७८ (१ ) अन्वये कळवण बु . विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, कळवण, तालुका कळवण, जिल्हा नाशिक या संस्थेच्या समितीचे 
काम करण्यापासून रोखून ठेवण्याचा आदेश देत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

सविता प्र. शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आऊयो), 
कळवण, तालुका कळवण , 

जिल्हा नाशिक . 


आदेश 


कळवण 


१६ . 


क्रमांक वि-१/ सहकारी संस्था/ क. २१ / आदेश / ३६१/ सन २०१५. - मी, सविता 
प्र . शेळके, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो), कळवण, मला 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/कुंड्यापाणी व्यवस्थापन/ नों .रद्द / का . क . २१ / २७८ / 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , कुंड्यापाणी 
वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित, कुंड्यापाणी , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ)/१२४७/ सन २००२, दिनांक १९ सप्टेंबर २००२ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था/त्रिवेणी संयुक्त वनव्यवस्थापन/ नों .रद्द/ का . क. २१/ २८०/ 
२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, त्रिवेणी 
संयुक्त वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित, चौगाव , तालुका चोपडा, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२४६/ सन २००२ , दिनांक ६ सप्टेंबर २००२ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ सातपुडा संयुक्त वनव्यवस्थापन/ नों . रद्द / का . क . २१ / २७९ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , सातपुडा 
संयुक्त वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित , वैजापूर , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२४१/ सन २००२, दिनांक १४ मे २००२ ही 
रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ मुळ्यावतार संयुक्त वनव्यवस्थापन / नों . रद्द / का .क . २१ / 
२८१ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
मुळ्यावतार संयुक्त वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित, मुळ्यावतार , 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२४५/ सन २००२, दिनांक 
२ सप्टेंबर २००२ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


आहे . 


आहे . 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


५९ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ शेनपाणी संयुक्त वनव्यवस्थापन/ नों.रद्द/ का . क . २१ / २८२/ 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , शेनपाणी 
संयुक्त वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित , शेनपाणी, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ) / १२४४/ सन २००२ , दिनांक ५ ऑगस्ट २००२ 
ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था / सत्रासेन वनव्यवस्थापन/ नों .रद्द/ का. क . २१/ २९९ / २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, सत्रासेन 
वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित, सत्रासेन , तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए/ जीएनएल( ओ)/१२४३/ सन २००२, दिनांक २९ जुलै २००२ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ राणी काजल संयुक्त वनव्यवस्थापन/ नों.रद्द/ का . क. २१ / 
२८३ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
राणी काजल संयुक्त वनव्यवस्थापन सहकारी संस्था मर्यादित , उमर्टी, 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२४२ / सन २००२, दिनांक 
२९ जुलै २००२ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे 
समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत 
नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या 
नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम 
ठेवण्यात येत आहे. 

या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ हातेड ग्रुप तेलबिया उत्पादक / नों . रद्द / का . क . २१ / ३०० / 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, हातेड ग्रुप 
तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हातेड खु., तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए / एजीआर( ओ)/११३९/ सन १९८९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी १९८९ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ वढोदे तेलबिया उत्पादक / नों. रद्द / का .क. २१ / ३०१ / २०१६ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , वढोदे तेलबिया 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वढोदे, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / 
एजीआर ( ओ)/ ११४२/ सन १९९३ , दिनांक ८ फेब्रुवारी १९९३ ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ गजानन तेलबिया उत्पादक / नों .रद्द / का. क. २१ / ३०३ / २०१६ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , गजानन 
तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , आडगाव , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ एजीआर( ओ)/ ११३४/ सन १९८५, दिनांक २६ जुलै १९८५ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ संजिवनी तेलबिया उत्पादक/ नों .रद्द / का .क. २१ / ३०२/ २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , संजिवनी 
तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चहार्डी, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ एमकेटी/९७१ / १९८३ , दिनांक २० जून १९८३ ही रद्द करीत आहे . 
तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध 
किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ साईनागरीपत / नों . रद्द / का. क. २१ / ३०४ / २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त इ 
गालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , साई नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची 
या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / आरएसआर / १२७७ , 
दिनांक ११ एप्रिल २००२ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


६१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ गुरुदेव पीक संरक्षक/ नों. रद्द / का . क. २१ / ३०५/ २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, गुरुदेव पीक 
संरक्षक सहकारी संस्था मर्यादित , कोळंबा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीआरपी/ 
९०२ / सन १९८१, दिनांक १७ नोव्हेंबर १९८१ ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ कस्तुरबा विद्यार्थी ग्राहक / नों . रद/ का . क . २१ / ३०७/ २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, कस्तुरबा 
विद्यार्थी सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/सीओएन / 
१२३९ / सन २००३, दिनांक १८ नोव्हेंबर २००३ ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ वडती पीक संरक्षक / नों. रद्द / का . क. २१ / ३०६/ २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , वडती पीक 
संरक्षक सहकारी संस्था मर्यादित , वडती, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक १४१ , दिनांक २२ 
जानेवारी १९७६ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ श्रीलक्ष्मीसह .मालवाहतूक / नों . रद्द/ का. क. २१/ ३०८ / २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री लक्ष्मी 
सहकारी मालवाहतूक संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२३७/ सन १९९५, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९५ ही 
रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/बुधगाव पीक संरक्षक/ नों. रद्द / का . क. २१ / ३०९ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , बुधगाव पीक 
संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , बुधगाव , तालुका चोपडा ,जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीआरपी / 
१२३१/ सन १९८४, दिनांक ३ जुलै १९८४ ही रद्द करीत आहे. तसेच या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ श्री गजानन सह पीक संरक्षक / नों. रद्द / का . क. २१ / ३१८/ 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री गजानन 
सहकारी पीक संस्था मर्यादित , हिंगोणे, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेडीए/ सीडीए / सीआरपी / 
१२४४/ सन १९९५, दिनांक २२ मार्च १९९५ ही रद्द करीत आहे. तसेच या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/पंकज वास्तुसेवा/ नों. रद्द / का . क .२१/ ३१० / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , पंकज वास्तुसेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ 
१२३९ / सन २००० , दिनांक ३ जानेवारी २००१ ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ श्री लक्ष्मी सह. पीक संरक्षक / नों . रद्द / का . क . २१ / ३१९ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, श्री लक्ष्मी 
सहकारी पीक संरक्षक संस्था मर्यादित , तावसे खुर्द, तालुका चोपडा, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए / सीआरपी/१२४६ / सन १९९५ , दिनांक ३० सप्टेंबर १९९५ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्धकिंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


६३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/बजरंग पीक संरक्षण / नों . रद्द / का . क . २१/ ३२० / २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , बजरंग पीक 
संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , गोरगावले खुर्द, तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडी / सीपीआर/ १२५०/ सन २००१, दिनांक १७ ऑक्टोबर २००१ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 

या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ चक्रधरस्वामी बांधकाम सेवा/ नों .रद्द/ का . क. २१ / ३२२/ 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , चक्रधर 
स्वामी बांधकाम सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, गणपूर , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ)/१२४८/ सन २००३, दिनांक २१ जानेवारी 
२००३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्धकिंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/रेणुकामाता पीक संरक्षक / नों . रद्द/ का . क . २१ / ३२१ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , रेणुकामाता 
पीक संरक्षक सहकारी संस्था मर्यादित , वडगावसिम , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ सीपीआर/ १२५१/ सन २००२, दिनांक २४ सप्टेंबर २००२ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था/ श्री सिद्धीविनायक औद्योगिक / नों . रद्द / का . क . २१ / ३२३ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री सिद्धीविनायक 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए /पीआरडी( आय)/ १२६७ / सन २०११ , दिनांक ७ जुलै २०११ ही रद्द 
करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ श्री स्वामीकृपा स्वयंरोजगार सेवा / नों. रद्द / का . क. २१ / 
३२४/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
श्री स्वामीकृपा स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , भवाळे , तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी 
क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२५७ / ०६ -०७/ सन २००७, दिनांक 
२३ जानेवारी २००७ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ चोपडा तालुका अपंग कल्याण व पुनर्वसन/ नों . रद्द / 
का . क. २१ / ३२६ / २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की , चोपडा तालुका अपंग कल्याण व पुनर्वसन सहकारी संस्था मर्यादित , 
चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२४० / सन २००२, 
दिनांक १० एप्रिल २००२ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ श्री चक्रधर स्वामी सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार 
सेवा / नों .रद्द/ का . क . २१ / ३२५ / २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , 
मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा 
जळगाव आदेश देतो की , श्री चक्रधरस्वामी सुशिक्षित बेरोजगार व 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , लासूर , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ )/ १२५५/ सन २००६ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २००६ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ वाल्मिक मेहतर सफाई कामगार सेवा / नों. रद्द/ का . क . २१ / 
३२७/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
वाल्मिक मेहतर सफाई कामगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ आरएसआर( एसआर)/ १२३७ / सन २००९ , 
दिनांक २८ एप्रिल २००९ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 
सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


६५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ स्वावलंबी नागरी सेवा/ नों . रद्द/ का . क . २१ / ३२८ / २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , स्वावलंबी 
नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए/ जीएनएल( ओ)/१२५१/ सन २००४, दिनांक ६ एप्रिल २००४ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ रोजगार स्वयंरोजगार नागरी सेवा / नों. रद्द / का . क .२१/ 
३३०/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
रोजगार स्वयंरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका 
चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२४९/ सन २००३, दिनांक २० जानेवारी 
२००३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ आई सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सेवा / नों . रद्द / 
का . क . २१ / ३२९ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की, आई सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, 
सत्रासेन, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२५३/ सन २००५ , 
दिनांक ६ डिसेंबर २००५ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ ओमसाई सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार / नों रद्द 
का . क. २१/ ३३१/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की , ओमसाई सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपड़ा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल( ओ)/१२५४ / सन २००६ , 
दिनांक १७ मार्च २००६ ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ गुरुकृपा अपंग स्वयंरोजगार / नों . रद्द / का . क .२१/ ३३२ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , गुरुकृपा 
अपंग स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए / जीएनएल( ओ)/१२५०/ सन २००३, दिनांक १७ सप्टेंबर २००३ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


___ क्रमांक आस्था/ डॉ. सुशिलाबेन शहा गृहनिर्माण/ नों.रद्द / का . क.२१ / ३३४/ 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , डॉ . सुशिलाबेन 
शहा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/ एचएसजी( ओ)/ १२३३ / सन १९९४ , दिनांक २ मे १९९४ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


३ 


क्रमांक आस्था/सिद्धार्थ मागासवर्गीय गृहनिर्माण/ नों . रद्द / का . क . २१ /३३३ / 
२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , सिद्धार्थ 
मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए /एचएसजी/टीओ/१२३९ / सन १९९३ , दिनांक ९ फेब्रुवारी 
१९९३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


__ क्रमांक आस्था/ सप्तश्रृंगी सहगृहतारण/ नों .रद्द / का . क. २१ / ३३५ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , सप्तश्रृंगी 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए /एचएसजी/ १००३ / सन १९८४ , दिनांक २ फेब्रुवारी १९८४ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


६७ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/विधीज औद्यो उत्पा/ नों. रद्द / का . क. २१ / ३३६/ २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, विधीज 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ पीआरडी( आय)/१२६८/ सन २०११ , दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था/विद्याविहार सह . गृहनिर्माण / नो . रद्द/ का . क. २१ / ३३८ / २०१६. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, विद्याविहार 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एचएसजी/ २६०/ सन १९८१, दिनांक ३० जून १९८१ ही रद्द करीत आहे. 
तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध 
किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


___ सदरचा आदेश माझ्या सही- शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/क्रांतीवीर लहुजी साळवे औद्यो/ नों .रद्द/ का . क .२१/ ३३७ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, क्रांतीवीर 
लहुजी साळवे औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, लासूर , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए /पीआरडी( आय)/ १२६५ / सन २०११ , दिनांक २८ जुलै २०१० 
ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था / महर्षी वाल्मिक गृहनिर्माण/ नों . रद्द/ का . क. २१ / ३३९ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, महर्षी वाल्मीक 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए /एचएसजी/ १२४१ / सन १९९५, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९५ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ शेतकरी सह पीक संरक्षक / नों. रद्द / का . क. २१/ ३४०/ 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , शेतकरी 
सहकारी पीक संरक्षक संस्था मर्यादित , रूखनखेडे, तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीआरपी / ९०७/ सन १९८३, दिनांक २१ एप्रिल १९८३ ही रद्द करीत आहे. 
तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध 
किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 
___ या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ श्री संताजी सह. औद्यो./ नों. रद्द / का . क. २१ / ३४३/ 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री संताजी 
सहकारी औद्योगिक संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/पीआरडी( आय)/१२४२/ सन १९९३, दिनांक २८ जून १९९३ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कै . रामदास आप्पा पीक संरक्षक / नों. रद्द/ का . क . २१ / 
३४१/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , कै . 
रामदास आप्पा पीक संरक्षक सहकारी संस्था मर्यादित , वाळकी, तालुका 
चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ सीडीए / सीपीआर / १२५२/ २००३, दिनांक १४ जानेवारी २००३ 
ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक आस्था/ लक्ष्मी महिला औद्योगिक/ नों .रद्द/ का . क . २१ / ३४४ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा. जिल्हा जळगाव आदेश देतो की . लक्ष्मी महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए /पीआरडी( आय)/ १२६१/ सन १९९९, दिनांक ७ जून १९९९ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


६९ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ आझाद सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार / नों. रद्द / 
का . क. २१ / ३४५/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की, आझाद सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, 
चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२६३ / सन २००९ , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्धकिंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ स्वामीनारायणसुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार सेवा / 
नों.रद्द/ का . क. २१ / ३४७/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन 
लाठी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव 
आदेश देतो की , स्वामीनारायण सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , नागलवाडी , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / 
जीएनएल( ओ)/ १२६०/ सन २००७, दिनांक १ मार्च २००७ ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 

या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही- शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २४ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ माँबिजासनीसुशिक्षितबेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा/ 
नों. रद्द / का . क . २१ / ३४६/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन 
लाठी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव 
आदेश देतो की , माँ बिजासनी सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , हातेड बु., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ 
१२५९ / सन २००७, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००७ ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 

या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ सम्राट सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार / नों . रद्द / 
का . क . २१ / ३४८/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की , सम्राट सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, 
चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल( ओ)/१२६४ / सन २०११ , 
दिनांक १९ एप्रिल २०११ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कै. भास्करराव पाटील सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार / 
नों . रद्द / का .क . २१ / ३४९/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन 
लाठी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव 
आदेश देतो की , कै. भास्करराव पाटील सुशिक्षित बेरोजगार स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , खाचणे, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ 
१२६१/ सन २००८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २००८ ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ श्री रेणुकामाता हमाल व मापाडी / नों.रद्द/ का . क. २१ / 
३५५ / २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री 
रेणुकामाता हमाल व मापाडी सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका 
चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी 
क्रमांक जेजीए/ सीडीए /पीआरडी( आय)/ १२६४/ सन २००६, दिनांक २४ जानेवारी 
२००६ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


आहे . 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ स्टार गृहनिर्माण / नों . रद्द/ का. क . २१ / ३५४/ २०१६. -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , स्टार गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ 
एएसजी(टीओ)/१२५२ / सन २००६ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २००६ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ राणी लक्ष्मीबाई महिला औद्योगिक / नों रद्द / का . क. २१ / 
३५६/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
राणी लक्ष्मीबाई महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , विरवाडे, 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ पीआरडी ( आयडी)/१२६३ / सन २००३, दिनांक 
१७ जानेवारी २००३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


आहे . 


चोपडा, २६ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ गंगाई महिला औद्यो. उत्पा / नों. रद्द / का . क. २१ / ३५७/ 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , गंगाई महिला 

औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए/ पीआरडी( आयडी)/१२३९ / सन १९९३ , दिनांक १५ फेब्रुवारी 
१९९३ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था/शितल महिला औद्यो./ नों. रद्द / का . क . २१ / ३५९ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, शितल 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, गोरगांवले बु ., तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / सीडीए/पीआरडी( आय)/ १२५१/ सन १९९५, दिनांक ११ सप्टेंबर १९९५ 
ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही- शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ राजमाता जिजाई औद्यो./ नों .रद्द/ का. क. २१ / ३५८ / 
२०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , राजमाता 
जिजाई महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ सीडीए/ पीआरडी( आय)/ १२५७ / सन १९९६, दिनांक ३० मार्च १९९६ 
ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक आस्था/पार्वती सह. ऑफसेट प्रिंटींग प्रेस/ नों . रद्द / का . क . २१ /३६० / 
२०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , पार्वती 
सहकारी ऑफसेट प्रिंटींग प्रेस मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए/ जीएनएल( ओ )/ १२३६ / सन १९९४ , दिनांक १७ मार्च १९९४ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २५ फेब्रुवारी २०१६. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ के . इंदिरा गांधी सह. ऑफसेट अॅन्ड प्रिंटींग प्रेस लि ./ 
नों. रद्द/ का . क. २१/३६१ / २०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन 
लाठी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव 
आदेश देतो की , कै. इंदिरा गांधी सहकारी ऑफसेट अॅन्ड प्रिंटींग प्रेस 
लिमिटेड, चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या 
कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल( ओ)/ १२३५/ 
सन १९९४ , दिनांक २७ जानेवारी १९९४ ही रद्द करीत आहे. तसेच या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ श्री कृषीधन व कृषी उत्पादक/ नों . रद्द / का. क . २१/३६३ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , श्री कृषीधन व 
कृषी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घाडवेल, तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/ आरएसआर/ एसआर/ १२३७ / सन २०११ , दिनांक १६ मे २०११ ही 
रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा / नों रद्द/ 
का . क . २१/ ३६२/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो 
की , सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
गोरगावले बु. , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल( ओ)/ १२५२ / सन २००५ , 
दिनांक ३१ मे २००५ ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ भवानीमातापत / नों. रद्द / का .क . २१/ ४०५ / २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , भवानीमाता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ 
आरएसआर ( सीआर)/ १३००/ सन २००६, दिनांक ७ जानेवारी २००६ ही 
रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा , २५ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २९ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ मॉ बिजासणी को - ऑप . हौ . सो./ नों.रद्द/ का . क . २१ / ४०६ / 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, मॉ बिजासणी 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीआर/ 
एसआर / सीओ/ १२५१ / सन २००६ , दिनांक १३ मे २००६ ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/मातोश्री स्व . शांताबाई युवराज शहा ग्रामीण बिगरशेती / 
नों. रद्द / का . क. २१ / ४०८/ २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन 
लाठी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव 
आदेश देतो की , मातोश्री स्व . शांताबाई युवराज शहा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चहार्डी, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / 
आरएसआर( सीआर)/ १२९३/ सन २००४ , दिनांक १० मार्च २००४ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


____ या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही- शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


चोपडा, २९ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ साई को - ऑप. हौसिंग/ नों . रद्द / का . क . २१ / ४०७/२०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , साई 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एसआर/सीओ/ १२५० / सन २००६ , दिनांक १३ मे २००६ ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचे निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था / न्यू अपना बाजार ग्राहक सह./ नों . रद्द / का . क . २१/ ५२८ / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी, मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , न्यू अपना 
बाजार ग्राहक सहकारी संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए/सीओएन / १२३८ / सन २०००, दिनांक २९ जून २००० ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा, २९ फेब्रुवारी २०१६. 


चोपडा , ९ मार्च २०१६. 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था / नूतन पीक संरक्षण/ नों . रद्द / का . क . २१/ ५२९ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , नूतन पीक संरक्षण 
सहकारी संस्था मर्यादित , तावसे बु ., तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / आरएसआर / एफ / 
३८४/ सन १९७० , दिनांक १६ डिसेंबर १९७० ही रद्द करीत आहे. तसेच 
या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था/ छत्रपती शिवाजी मालखेडा पीक संरक्षक/ नों . रद्द/ का .क . २१ / 
५३१ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
छत्रपती शिवाजी मालखेडा पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, मालखेडा , 
तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली 
नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / सीपीआर/ १२४९ / सन १९९९ , दिनांक 
८ फेब्रुवारी १९९९ ही रद्द करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले 
असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास 
माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे निर्णयास अधीन राहून 
होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही- शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा, ९ मार्च २०१६. 


चोपडा, ९ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ भवाळे ग्रुप सह. पीक संरक्षक / नों . रद्द / का . क. २१ / ५३० / 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की, भवाळे ग्रुप 
सहकारी पीक संरक्षण संस्था मर्यादित, भवाळे, तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए / सीपीआर/ ९०८/ सन १९८३, दिनांक २८ एप्रिल १९८३ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ वराड पीक संरक्षक / नों . रद्द / का . क. २१ / ५३२ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , वराड पीक 
संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , वराड , तालुका चोपड़ा, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ सीपीआर/ 
१२५३ / सन २००५, दिनांक ५ ऑगस्ट २००५ ही रद्द करीत आहे. तसेच या 
संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे . संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर संस्थेच्या 
संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


___ या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


चोपडा, ९ मार्च २०१६. 


चोपडा , ९ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रघुपती सह गृहनिर्माण/ नों .रद्द/ का . क. २१ / ५३३ / 
२०१६ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , रघुपती 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपडा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/ एचएसजी/टीओ/ १२४७ / सन २००५, दिनांक २७ जून २००५ ही रद्द 
करीत आहे. तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. 
संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे 
असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था / महर्षी वाल्मिक नापत / नों . रद्द/ का . क . २१/ ५३५/ २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , महर्षी वाल्मिक 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीडीए/ आरएसआर/ आर/ १२५१/ सन १९९४ , दिनांक २४ सप्टेंबर १९९४ 
ही रद्द करीत आहे . तसेच या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही 
दावे असल्यास त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची 
जबाबदारी सदर संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत 
आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , १४ मार्च २०१६ . 


मधुसूदन लाठी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, 

जिल्हा जळगाव. 


आदेश 


चोपडा, १५ मार्च २०१६. 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/निलम सह. गृहनिर्माण/ नों रद्द / का .क . २१ / ५३४/ २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारावरुन मी , मधुसूदन लाठी , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , निलम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची या कार्यालयात झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ 
एएसजी(टीओ)/ १२४९/ सन २००५ , दिनांक २८ जून २००५ ही रद्द करीत 
आहे. तसेच या संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या 
विरुद्ध किंवा संस्थेने या कार्यालयास माहीत नसलेले काही दावे असल्यास 
त्यांचेनिर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ आरएसआर/ ४१२५ / सन २०१६. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्यप्रवर्तक , मालेगाव हाय-टेक पार्क 
सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित , मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १०६० चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व तिचे वर्गीकरण कलम १२ ( १) अन्वये व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम क्रमांक १० ( १ ) नुसार 
वर्गीकरण साधन संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संस्था असे आहे . 


मालेगाव , २३ मार्च २०१६. 


या आदेशाचे दिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदरचा आदेश माझ्या सही -शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा, १४ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ ना. सह. पत . सं ./ नों .रद्द/ क . २१ / २२४३ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव नोंदणी क्रमांक एनएसके /एमएलजी/ आय/ १५४९ / १९९४, 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


दिनांक २३ जून १९९४ अन्वये नोंदणी झालेल्या भाग्यलक्ष्मी महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था, वडेल , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचे 
येणे - देणेचे अधिकार अबाधित ठेऊन या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत असून 
आज दिनांक २८ मार्च २०१६ पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे 
समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 

सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०१६ 
रोजी दिला असे . 


क्रमांक वि -१/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ २२६०/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी, अमर शिंदे, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक मालेगाव शहर को - ऑप. ग्राहक संस्था 
मर्यादित, मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( १ ) ( क) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एन. डी. 
पाटील, सहायक सहकार अधिकारी, मालेगाव यांची नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मालेगाव, २८ मार्च २०१६. 


आदेश 


मालेगाव, २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ ना . सह. पत. सं ./ नों . रद्द/ क . २१ / २२४८ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव नोंदणी क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ सीजीएनएस/ ४०४ / 
८९, दिनांक १ फेब्रुवारी १९८९ अन्वये नोंदणी झालेल्या स्वामी विवेकानंद 
विद्यार्थी ग्राहक भांडार मर्यादित, एसगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक 
या संस्थेचे येणे - देणेचे अधिकार अबाधित ठेऊन या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून आज दिनांक २८ मार्च २०१६ पासून या संस्थेचे विसर्जन 
झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदर आदेश माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ मार्च २०१६ 
रोजी दिला असे. 


क्रमांक वि-१ / अवसायन / अंतिम आदेश/ २२६६ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१ ) ( क) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक मालेगाव तालुका सहकारी देखरेख संघ 
मर्यादित, मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१५ देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
( १) ( क) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एन के . भिमर्तवार , 
कनिष्ठ लिपीक , मालेगाव यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे . 


मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मालेगाव, २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - १/ अवसायन / अंतिम आदेश/ २२५४/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक जय महाराष्ट्र टेक्सटाईल को - ऑप . 
सोसायटी मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १०३ (१) (क ) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून 
श्री. एन. डी . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी, मालेगाव यांची 
नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


आदेश 
क्रमांक वि-१ / अवसायन / अंतिम आदेश / २२७२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) (क) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक रेहमत पॉवरलुम ओनर्स को - ऑप . औद्यो. 
संस्था मर्यादित , मालेगाव, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ अन्वये देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १०३ ( १) ( क ) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून 
श्री. व्ही . एच. मोरे . लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, मालेगाव यांची नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे. 


मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


कायम करण्यात येत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३ (१) ( क ) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून 
श्री . एम . एच. गांधी, उपलेखापरीक्षक , मालेगाव यांची नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ अवसायन/ अंतिम आदेश/२२७८ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक बिंदीया पॉवरलुम ओनर्स को - ऑप. औद्यो. 
संस्था मर्यादित, मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम 
करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३ (१) ( क ) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एम . 
एच. गांधी , उपलेखापरीक्षक , मालेगाव यांची नेमणूक कायम करण्यात येत 
आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / अवसायन / अंतिम आदेश/ २२९६ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक वेदांत यंत्रमाग गारमेंटस्औद्यो. सहकारी 
संस्था मर्यादित , खडकी, मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेस दिनांक २३ डिसेंबर २०१५ अन्वये देण्यात आलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( १) ( क) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक 
म्हणून श्री. ए. आर. निक्षे, सहकार अधिकारी , प्रथम श्रेणी, मालेगाव 
यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मालेगाव, २८ मार्च २०१६. 


अमर शिंदे, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव, 

जिल्हा नाशिक . 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ २२८४/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक राष्ट्रीय स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित , मालेगाव, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१५ देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
(१) ( क) अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एन. के . भिर्मतवार , 
कनिष्ठ लिपीक , मालेगाव यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे . 


मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मालेगाव , २८ मार्च २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / जनगंगा शे . फ . भा . प्रक्रिया/ क . २१ / नों . रद्द/८६८/ सन 
२०१६ . - मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके/ सीएचडी/ पीआरजी( ओ)/ 
८०२/ सन २०१२, दिनांक ६ जानेवारी २०१२ अन्वयेनोंदणी केलेली जनगंगा 
शेतीमाल , फळे, भाजीपाला उत्पादक व प्रकिया सहकारी संस्था मर्यादित , 
देवरगाव , तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. या 
आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
चांदवड , १७ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि - १/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ २२९०/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ( १) (क ) अन्वये प्रदान 
केलेल्या विधी शक्तीचा वापर करून मी , अमर शिंदे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव, जिल्हा नाशिक श्री अष्टविनायक को - ऑप. संस्था उपसा 
जलसिंचन संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेस दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१५ देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / जनगंगा स्वयं./ क. २१ / नों . रद्द/ ८६८ / सन २०१६ . - मी , 
प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक 
यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर/ एलसी/ ८६८ / 
सन २००८ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २००८ अन्वये नोंदणी केलेली जनगंगा 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , देवरगाव , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ अन्वये रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल. 


क्रमांक वि - १/पिरबाबा पाणीवापर /८१६ / क .२१/ नों . रद्द / २११/ सन 
२०१६. - मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके/ सीएचडी/ आरएसआर / 
एलसी/ ८१६/ सन २००१- २००२, दिनांक २१ डिसेंबर २००१ अन्वये नोंदणी 
केलेली पिरबाबा पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , बहादुरी , तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
चांदवड, २२ फेब्रुवारी २०१६. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
चांदवड, २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ श्रीकृष्ण पाणीवापर /८१४/ क . २१ / नों . रद्द/ २०९/ सन 
२०१६ . - मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर / 
एलसी/ ८१४/ सन २००२, दिनांक २१ डिसेंबर २००१ अन्वये नोंदणी केलेली 
श्रीकृष्ण पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , शिवरे , तालुका चांदवड , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
चांदवड, २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक वि - १/महात्मा फुले पाणीवापर / ८२९ / क. २१ / नों . रद्द/ २११ / सन 
२०१६. - मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर / 
एलसी/ ८२९ / सन २०११, दिनांक ५ जून २०११ अन्वये नोंदणी केलेली 
महात्मा फुले पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित, वडनेरभैरव , तालुका 
चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


चांदवड , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ नेत्रावती पाणीवापर /८१८/ क . २१/ नों. रद्द/ २१०/ सन 
२०१६ . - मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , 
जिल्हा नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर / 
एलसी/ ८१८/ सन २००२, दिनांक ३० जानेवारी २००२ अन्वये नोंदणी 
केलेली नेत्रावती पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित, वडनेरभैरव , तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
चांदवड , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -१ / चंद्रेश्वर बहु ./८७५ / क .२१ / नों. रद्द/ २१२/ सन २०१६ . 
मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा 
नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर/ एलसी/ 
८७५ / सन २००९, दिनांक २१ जुलै २००९ अन्वये नोंदणी केलेली चंद्रेश्वर 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ अन्वये रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे 
विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


चांदवड , २२ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


७९ 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ गुरुदत्त ग्राबिशे पत ./८३४ / क. २१ / नों . रद्द /३०२ / सन २०१६ . 
- मी, प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , जिल्हा 
नाशिक यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर/ सीआर / 
८३४/ १९९९ - २००० / सन १९९९, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९९ अन्वये नोंदणी 
केलेली गुरुदत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था मर्यादित , वाहेगावसाळ , 
तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / अवसायन/ नोंदणी रद्द/ ११७७/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून शिवकृपा बहुउद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, प्र. डांगरी , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री. एन. के. पाटील, सहकार अधिकारी (द्वितीय 
श्रेणी) यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर 
केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द 
झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , 
असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम 
वसूल करण्याकरिता श्री . एन. के. पाटील, सहकार अधिकारी (द्वितीय 
श्रेणी) यांची काळजीवाहक (custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे 
रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट 
लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या 
कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


प्रकाश देवरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चांदवड, 

जिल्हा नाशिक . 


चांदवड , ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द/ ११६७ / सन २०१६ . - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून अंमळनेर तालुका रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, सात्री, तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायक श्री . डी . आर. पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 
श्री. डी . आर. पुरोहित, सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द/११८६/ सन २०१६ . - मी, प्रताप 
पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून फाफोरे बु । । पीक संरक्षण सहकारी संस्था 
मर्यादित, फाफोरे , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायक 
श्री . डी . एल . साळुखे, लेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज 
पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता 
किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री 
करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता श्री . डी. एल. साळुखे, 
लेखापरीक्षक यांची काळजीवाहक (custodian) म्हणून नेमणूक करीत 
आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे 
येणे रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट 
लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे . या संबंधित केलेल्या 
कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द/ ११९९/ सन २०१६ . - मी , प्रताप 
पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून खौशी बु। । पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , 
खौशी, तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायक 
श्री . डी . एल . साळुखे, लेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज 
पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता 
किंवा संस्थेचे येणे आहे, असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री 
करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता श्री. डी . एल . साळुखे, 
लेखापरीक्षक यांची काळजीवाहक (custodian) म्हणून नेमणूक करीत । 
आहे . त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे 
येणे रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट 
लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या 
कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नोंदणी रद्द / १२१७/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून आदर्श महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , 
शहापूर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायक श्री . 
डी. आर. पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर 
मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे, असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची 
विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता श्री. डी . आर. 
पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक ( custodian) 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम 
मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे 
परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे . 
या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर 
करावा. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 


अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द / १२०८ / सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून श्रीरघुवीर बहुउद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, तळवाडे, तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री . डी. आर. पुरोहित, सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 
श्री . डी. आर. पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे . त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे . या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नोंदणी रद्द / १२२६/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून पांझरा बहुउद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , लोणचारम, तालुका अंमळनेर, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री . आय. ए. शेख , सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 
श्री . आय . ए. शेख, सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे. 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


८१ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द/ १२३५/ सन २०१६ . - मी, प्रताप 
पाडवी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून एकदंत बहुउद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री . आय . ए. शेख , सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 
श्री . आय. ए . शेख, सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे . त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे . या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नोंदणी रद्द / १२५४/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून ग्रीनलॅन्ड टेकसेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिसेस 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायक श्री . डी . आर . पुरोहित, सहायक सहकार 
अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०९ मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल 
सादर केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था 
नोंदणी रद्द झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे 
येणे आहे, असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे 
रक्कम वसूल करण्याकरिता श्री . डी . आर . पुरोहित , सहायक सहकार 
अधिकारी यांची काळजीवाहक ( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे 
रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट 
लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या 
कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द/ १२४५ / सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून इंदिरा महिला उद्योग औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, अंमळनेर , तालुका अंमळनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायक श्री . डी . आर . पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे, असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 

श्री . डी . आर . पुरोहित , सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे . त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे . या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक आस्था / अवसायन / नोंदणी रद्द / १२६३/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून साईकल्याणी बहुउद्देशीय रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री . डी . आर. पुरोहित, सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 
श्री . डी . आर. पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अक्षय बेरो./ मध्यं. आदेश/विलोपित / सन २०१६ . - मी , 
प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा 
जळगाव मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून अक्षय बेरोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेस दिनांक 
२५ सप्टेंबर २०१४ रोजीदिलेला मध्यंतरीय आदेश मागे घेऊन विलोपित 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन/ नोंदणी रद्द / १२७२/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून सुशिक्षित बेरोजगारांची रोजगार व स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचे अवसायक श्री. डी . आर. पुरोहित, सहायक सहकार अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ मधील 
तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल सादर केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था नोंदणी रद्द झालेनंतर 
संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे आहे , असे त्यांना 
निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे रक्कम वसूल करण्याकरिता 

श्री . डी . आर . पुरोहित , सहायक सहकार अधिकारी यांची काळजीवाहक 
( custodian) म्हणून नेमणूक करीत आहे. त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर 
स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे रक्कम एक वर्षाचे आत 
मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट लावावी व येणे कर्जाची 
वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 
वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६ . 


प्रताप पाडवी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंमळनेर , 

जिल्हा जळगाव. 


अंमळनेर, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी . एस. पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव छत्रपती शिवाजी तेलबिया 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वाडीशेवाळे, तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन/ नोंदणी रद्द / १२८१/ सन २०१६. - मी , प्रताप 
पाडवी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंमळनेर , जिल्हा जळगाव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून परिश्रम घाणकाम करणाऱ्या मा . व. कामगारांची 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, अंमळनेर, तालुका अंमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायक श्री . आय. ए . शेख , सहायक सहकार 
अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०९ मधील तरतुदींप्रमाणे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण करून अहवाल 
सादर केल्याप्रमाणे सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व संस्था 
नोंदणी रद्द झालेनंतर संस्थेची जंगम व स्थावर मालमत्ता किंवा संस्थेचे 
येणे आहे , असे त्यांना निदर्शनास आल्यास त्याची विक्री करणे किंवा येणे 
रक्कम वसूल करण्याकरिता श्री . आय. ए. शेख , सहायक सहकार 
अधिकारी यांची काळजीवाहक ( custodian ) म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
त्यांनी संस्थेचे नोंदणीनंतर स्थावर व जंगम मालमत्ता किंवा संस्थेचे येणे 
रक्कम एक वर्षाचे आत मालमत्तेची निबंधकाचे परवानगीने विल्हेवाट 
लावावी व येणे कर्जाची वसुली करावयाची आहे. या संबंधित केलेल्या 
कामकाजाचा अहवाल वेळोवेळी निबंधकास सादर करावा. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे स्वाक्षरी 
व कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला आहे . 
अंमळनेर , २६ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ६६७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी . एस . पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव दत्त सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


८३ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ६७२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा, जिल्हा जळगाव एकविरा यंत्रमाग कापूस उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पुनगाव , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ६८४/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा, जिल्हा जळगाव अभय मालवाहतूक सहकारी 
संस्था मर्यादित, पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द /६७७ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव महेंद्र स्वामी महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , बाळद , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


___ क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/नोंदणी रद्द /६७८ / सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव पाचोरा कृष्णापुरी हमाल व 
मालवाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ६७८ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव जिजामाता महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , गाळण , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ६९२/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव सम्यक संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था /नोंदणी रद्द/ ६९९ / सन २०१६. -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ ( १) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव अभिनव सुशिक्षित बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७१९/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव परमानंद सुशिक्षित बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७०९ / सन २०१६. - महाराष्ट्र । क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७२३ / सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी . एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव परधाडे पीक संरक्षण सहकारी सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव पाणीवाटप सहकारी संस्था 
संस्था मर्यादित , परधाडे, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे___ मर्यादित, चिंचखेडा बु., तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 

करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७१४/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव राष्ट्रमाता जिजाऊ सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा, तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७२५/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव जय योगेश्वर पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित, सारोळा बु., तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


८५ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७३०/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ ( १) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव शिवगंगा पाणी उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाचोरा , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७४५/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , जिल्हा जळगाव सरस्वती सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , पाचोरा, तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७३५ / सन २०१६ . -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव जय किसान पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , तारखेडा बु., तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


___ क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था /नोंदणी रद्द / ७५० / सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव आबासो संतोष पंडीत पाटील 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, पाचोरा , तालुका पाचोरा, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७४०/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव जय भोलेनाथ पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , कु -हाड बु ., तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७५५/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव गृहजीवन सहकारी ग्राहक 
भांडार मर्यादित, बांबरूड ( राणीचे), तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/नोंदणी रद्द / ७७० / सन २०१६.-महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस . पाटोळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा, जिल्हा जळगाव सद्गुरु स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित, सामनेर , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 


आदेश 


करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ७७५/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी. एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव पिंपळगाव खुर्द पीक संरक्षण 
सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७६० / सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव जय बजरंग पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित, पिंपळगाव ( हरेश्वर), तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७८५/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , पी. एस. पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव पाचोरा तालुका रोजगार 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


पी . एस. पाटोळे, 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ७६५ / सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, पी . एस . पाटोळे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाचोरा, जिल्हा जळगाव तुळजाई सुशिक्षित बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पाचोरा , 


जिल्हा जळगाव . 


पाचोरा, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


८७ 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द /- ---/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव श्री गंगाई गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९९७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००७ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / २४२ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव बेलगंगा सहकारी साखर 
कारखाना पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, भोरस , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १४२, दिनांक 
८ मार्च १९७१ अन्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम 
कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चाळीसगाव, १८ फेब्रुवारी २०१६ . 


चाळीसगाव, १ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/----/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव पार्थपार्वती मागासवर्गीय 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९८०, दिनांक १४ डिसेंबर 
२००९ अन्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज 
समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ २४७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव श्री जगदंबा गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाटणा, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७२, दिनांक २ नोव्हेंबर १९९६ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जानेवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चाळीसगाव , ३ जानेवारी २०१६ . 


चाळीसगाव, १८ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ --- -/ सन २०१६. -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव गणेश तेलबिया उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , तळेगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १३६९ अन्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे 
अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ २५२/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव मनमोहक रंगकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६४ , दिनांक २९ मार्च २००१ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जानेवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चाळीसगाव , ३ जानेवारी २०१६ . 


चाळीसगाव, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २५७/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव स्वामी समर्थ बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७२ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २००६ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २७२ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव संत गाडगेबाबा उत्पादक 
कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपरखेड , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७८ , दिनांक ३१ मार्च २००२ अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चाळीसगाव, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


चाळीसगाव , २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ २६२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव आय. टी. आय. बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७० , दिनांक १८ फेब्रुवारी २००६ अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ २७७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, ए. डी . जगताप, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव चक्रधर स्वामी उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, पिलखोड, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७९ , दिनांक ९ सप्टेंबर २००२ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चाळीसगाव , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


चाळीसगाव, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २६७/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए . डी. जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव सिद्धीविनायक वास्तू बांधकाम 
सहकारी संस्था मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६३, दिनांक १३ मार्च २००१ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २८२/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव जय कामख्यादेवी सफाई 
कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७३ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २००६ 
अन्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त 
करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चाळीसगाव , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


चाळीसगाव, २३ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


८९ 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २८७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ ( १) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव पेंडकाई बेरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७०, दिनांक १८ फेब्रुवारी २००६ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/३०२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव रुद्रेश्वर वनसंरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , राजदेहर , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६५, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००१ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


चाळीसगाव, २३ फेब्रुवारी २०१६. 


चाळीसगाव, १ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था / अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ २९२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव दत्त त्रिमुर्ती गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९९० , दिनांक ३० ऑक्टोबर २००३ अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ३०७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव नर्मदा गृहतारण सहकारी 
संस्था मर्यादित , वरखेडे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक ९६६, दिनांक १ मार्च २०१६ अन्वये नोंदणीकृत सहकारी 
संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ २९७/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव श्री गंगाई गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९९७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००७ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ३१२/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव श्रीकृष्ण गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९८९, दिनांक २१ जुलै १९९८ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९, शके १९३८ 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ३१७/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव कल्याणी गृहतारण सहकारी 
संस्था मर्यादित, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या । 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६५ , दिनांक ३० मे १९९१ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/३३२ / सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव शिवशक्ती नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १०१३, दिनांक १७ एप्रिल २००३ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


___ सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ३२२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव प्रियदर्शनी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६३, दिनांक २१ मार्च १९९० अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ३३७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव भास्कराचार्य औषधी वनस्पती 
सहकारी संस्था मर्यादित , पाटणा, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६६ , दिनांक १९ जानेवारी २००२ अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव, १ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द/ ३२७/ सन २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक 
भांडार लिमिटेड , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९६२ , दिनांक ६ एप्रिल १९८७ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ३४२/ सन २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, ए. डी . जगताप, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव शनेश्वर गृहतारण सहकारी 
संस्था मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७३, दिनांक २ जुलै १९९७ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


९१ 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था /नोंदणी रद्द/३४७/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव जिजामाता ग्रामीणबिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दहिवद , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९९४, दिनांक १६ ऑगस्ट १९९९ अन्वये 
नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत 
आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ४३१/ सन २०१६. - मी, ए. 
डी. जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार मुधईदेवी तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वाघळी, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव , १ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था / अवसायन संस्था / नोंदणी रद्द/ ३५२/ सन २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव उत्कर्ष बेरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ९७१, दिनांक २० सप्टेंबर २००६ अन्वये नोंदणीकृत 
सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करीत आहे व 
सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द /४३६ / सन २०१६ .- मी , ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार सागर सहकारी ग्राहक भांडार सोसायटी लिमिटेड , 
वाघळी, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


चाळीसगाव , २३ फेब्रुवारी २०१६. 


क्रमांक आस्था/ अवसायन संस्था/ नोंदणी रद्द / ३५७/ सन २०१६ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ व १०९ (१) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ए. डी . जगताप, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव बेलगंगा सहकारी साखर 
कारखाना पगारदार नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोरस, तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक १४२, दिनांक 
८ मार्च १९७१ अन्वये नोंदणीकृत सहकारी संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम 
कामकाज समाप्त करीत आहे व सदरची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ४४१ / सन २०१६. - मी , ए . 
डी. जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार काशिराम मालवाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित, 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 
__ सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


चाळीसगाव, १८ फेब्रुवारी २०१६. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ४५१ / सन २०१६. - मी, ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार चाळीसगाव सहकारी भांडार मर्यादित , चाळीसगाव , 
तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ४६१/ सन २०१६. - मी, ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार चाळीसगाव तालुका औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, उंबरखेड , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/४४६ / सन २०१६.- मी , ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार गणेश हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द / ४६६/ सन २०१६ .- मी , ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार मनुमाता बेरोजगारांची सहकारी संस्था मर्यादित, 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ४५६/ सन २०१६. - मी , ए . 
डी . जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार खान्देश महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , तरवाडे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ४७४/ सन २०१६ . - मी , ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार संगम तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
मांदुर्णे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


९३ 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/४७६ / सन २०१६. - मी, ए . 
डी . जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार वैद्यराज तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ४९१/ सन २०१६. - मी, ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार पांचाळ तांबट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ४८१/ सन २०१६. - मी, ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार साने गुरुजी तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द /४९५/ सन २०१६ .- मी , ए. 
डी. जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार साईकिरण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सायगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ४८६/ सन २०१६. - मी , ए . 
डी . जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार जगदंबा तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वरखेडे, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी । 
रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द / ४९७/ सन २०१६ .- मी, ए. 
डी. जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार महिला विकास औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ५०२/ सन २०१६. - मी, ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार नागाईमाता बेरोजगारांची सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ५१७ / सन २०१६ . - मी , ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार मौलाना अब्बु कलाम आझाद नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ५०७/ सन २०१६.- मी , ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार रमाबाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पिलखोड , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे 
अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या तारखेपासून संस्था 
नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द / ५२६ / सन २०१६ .- मी , ए. 
डी. जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार दत्त त्रिमुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
टाकळी प्र. चा , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 
चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे. 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ५१२/ सन २०१६. - मी , ए . 
डी . जगताप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार दि चाळीसगाव औद्योगिक ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द / ५३१/ सन २०१६ .- मी, ए. 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार दत्त दिगंबर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
टाकळी प्र. चा, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


चाळीसगाव , ३१ मार्च २०१६ . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २० , २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


९५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था / नोंदणी रद्द/ ५३१/ सन २०१६. - मी , ए. 
डी. जगताप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार श्री गुरुदत्त बेरोजगारांची सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६. 


वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

८९२/जिविशा/ का . व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१६, जळगाव , 
दिनांक १५ मार्च २०१६ . 


२ . मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र -१/ कावि- २८८/२००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 

(१) व ( ३). 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ ५४१/ सन २०१६. - मी, ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार नानासो जगतलाल भिला ब्राम्हणकार नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


चाळीसगाव , २८ मार्च २०१६. 


क्रमांक आस्था/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / ५४६ / सन २०१६ . - मी , ए . 
डी . जगताप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
मधील तरतुदीनुसार सप्तश्रृंगी बेरोजगारांची सहकारी संस्था मर्यादित , 
चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 

ए. डी . जगताप , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चाळीसगाव , 

जिल्हा जळगाव. 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि- ३७०६/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक १५ मार्च २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात सर्वत्र विद्यालय 
व महाविद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा सुरू आहेत. सदर परिक्षेच्या कालावधीत 
परीक्षांचे महत्त्व पाहता सदरच्या परिक्षेच्या कालावधीमध्ये सुरक्षिततेचा 
तसेच शांतता अबाधित रहावी यासाठी त्याचप्रमाणे दिनांक २३ मार्च २०१६ 
रोजी हिंदु धर्मियांचा होळी हा सण , दिनांक २४ मार्च २०१६ धुलीवंदन , 
दिनांक २६ मार्च२०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीप्रमाणे) 
तसेच दिनांक २८ मार्च २०१६ रोजी रंगपंचमी व दिनांक २५ मार्च २०१६ 
रोजी ख्रिश्चन धर्मियांचा गुडफ्रायडे व दिनांक २७ मार्च २०१६ रोजी ईस्टर 
संडे असे सण उत्सव साजरे होणार आहेत . वरील सण उत्सवात त्या 
त्या जाती धर्माचे बांधव विविध स्वरूपात त्याचे संस्कृतीप्रमाणे कार्यक्रम 
आयोजित करीत असतात व त्यात बहुसंख्येने सामील होऊन सण उत्सव 
साजरा करतात. याचा फायदा जातीयवादी , समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे 
लोक उचलतात व सार्वजनिक शांततेला , कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा 
पोहचवितात. सदर काळात कोणत्याही स्वरूपाचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये, शांतता अबाधित रहावी याकरिता प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू होणे उचित राहील . त्याचप्रमाणे हिंदू बांधवांकडून सण , 
उत्सवाच्या निमित्ताने शोभायात्रा, प्रतिमापूजन, पुतळा, रॅली अशा स्वरूपाचे 
कार्यक्रम राबविले जातात . वरील कार्यक्रमांदरम्यान बराच जनसमुदाय 
एकत्र येऊन एकमताने व एक विचाराने ध्येय ठेऊन असतात . त्याचप्रमाणे 
जिल्ह्यात चालू आठवड्यात अवकाळी पाऊस पडून गारपीट होऊन 
शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे व पीकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यांच्यावतीने 
विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे शासनाला विरोध करण्यासाठी 
आंदोलने , रास्ता रोको, मोर्चे अशा स्वरुपाचे आव्हानात्मक कार्यक्रम 
राबविण्याची शक्यता आहे. तसेच जिल्ह्यात सध्या विविध कार्यकारी सोसायटी 
व शेतकी संघाच्या निवडणुका सुरू असून त्यात सत्ताधारी पक्ष व विरोधी 
पक्ष अशा उमेदवारांमध्ये चुरस दिसून येते . 


चाळीसगाव, २८ मार्च २०१६ . 


९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४ - २०, २०१६ / आषाढ २३ - २९ , शके १९३८ 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक १९ मार्च २०१६ चे सकाळी ०६ . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २ एप्रिल २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे . 

राहुल मुंडके , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 
जळगाव, १८ मार्च २०१६. 


अशा काळात सार्वजनिक शांतता , कायदा व सुव्यवस्था असामाजिक 
तत्त्वांकडून बाधित होण्याची शक्यता नाकारात येत नाही . जळगाव जिल्हा 
हा अतिसंवेदनक्षम असल्याने शुल्लक कारणावरून वाद होऊन कायदा 
व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. तसेच जिल्हाभर विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी 
राजकीय पक्ष आंदोलने करीत आहेत व भविष्यातही ते करत राहतील . 
जळगाव जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे दोन राजकीय मंत्री यांचे दौरे सुरू 
असतात. सदर वेळी विरोधकांकडून शुल्लक कारणावरून कुरापती करून 
कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून कोणताही अनुचित 
प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १५ मार्च २०१६ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
आणून दिल्याने, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव , 
उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :-- 

( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणेकिंवा बरोबर नेणे ; 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणेकिंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
संदर्भ : १. मा . आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

यांचे परिपत्रक जावक क्रमांक आदुवि / सह. संस्था/ सर्वेक्षण 

मोहिम / १६२०/ २०१५ , दिनांक १६ जुलै २०१५. 
२. लेखापरीक्षक यांचा सर्वेक्षण अहवाल दिनांक १ ऑक्टोबर 

२०१५ . 
३. या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ/ अ. नगर / 

सहकार / क - २/ ७३७५/ सन २०१५, दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ 

चा अंतरिम आदेश. 
४. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १) (क ) (दोन) ( चार ) मधील तरतुदी . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ अ. नगर/ सहकार / क -२ / कलम १०२/ अंतिम आदेश / 
४६९ / सन २०१६ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , 
अ . वि . भांगरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , अहमदनगर 
असे आदेश देतो की , गोसावीबाबा सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
उंचखडक खुर्द, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेस संदर्भिय 
क्रमांक ३ अन्वये दिलेले अंतरिम आदेश कायम करीत असून कलम 
१०३ (१) अन्वये विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . एस. ए . साळुके , लेखापरीक्षक , 
श्रेणी-२ ( दुग्ध ), संगमनेर यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१६ रोजी माझे कार्यालयीन 
मुद्रेच्या शिक्क्यानिशी पारीत केले आहेत . 

अनिल वि . भांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ मार्च २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


